RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn . No. L /RNP /PNCEN /133 / 2013 - 2015 
www . dgps.maharashtra . gov .com 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ३१ ] 


मंगळवार , ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४२ 


असाधारण क्रमांक ३१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

परिशिष्ट ७- ब 
क्रमांक नपा/ कावि/ १५८८/ २०१६. - मा . उपसचिव , राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र . रानिआ/ नप/ २०१६/ प्र. क्र . १० / 
का - ६, दिनांक १५ जून २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम , १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० चे कलम १० (१) खाली धुळे जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या 
अनुसूचित दर्शविलेल्याप्रमाणे नगरपरिषद, शिरपूर - वरवाडे क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित 
करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग 
दर्शविणारा पत्र क्रमांक २०१६/क/कक्ष-५/ नपाप्र/ कावि / १०४४ / २०१६ , दिनांक २७ जून २०१६ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा अधिनियम क्रमांक ४० ) चे कलम १० (१) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या 
पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषदेतील क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता , त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष 
विचार करून, जिल्हाधिकारी, धुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १० (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 

आदेशाचा मसुदा 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) चे 
कलम ९ पोट- कलम ( २) अन्वये राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचेकडील मा . उपसचिव , राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक 
रानिआ/ नप / २०१६ /प्र. क्र . १० / का -६, दिनांक १५ जून २०१६ अन्वये त्यांनी शिरपूर नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविलेल्याप्रमाणे निवडणुकांच्या 
सभासदांची संख्या ( अनुसूचित जाती , जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 
१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 

. ३० 
२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 

.. १५ 
मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसह राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
४. उपरोक्त क्र . ३ पैकी वरील क्र . २ ( अ),(ब), व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह राखून ठेवावयाच्या 
जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 

( अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
५. स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या (अनुक्रमांक ३ -- 

समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 
त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ मनपा/ २००५/ प्र. क्र . १७ / का -५, दिनांक ३ मे २००५ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ कलम १० पोट - कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी, धुळे याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती 
या आदेशाच्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या अधिसूचनेच्या तारखेच्या निकटनंतरचा पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

परिशिष्ट - ३ 
प्रभागनिहाय लोकसंख्या, प्रभागांची व्याप्ती व आरक्षण 

शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद, शिरपूर सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ -१७ 
प्रभाग प्रभागाचे नाव प्रभागाची एकूण जागा 

प्रभाग 
प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती 
क्रमांक असल्यास लोकसंख्या क्रमांक 

किती जागा कोणत्या 
अनुसूचित जातीची 

प्रवर्गासाठी जसे 
लोकसंख्या 

अनुसूचित जाती / 
अनुसूचित जमातीची 

अनुसूचित जमाती/ 
लोकसंख्या 

नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती / 
अनु . जमाती/नागरिकांचा 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 


धरून ) 


३ 


LA 


१ २ 
१ निमझरी नाका एकूण लोकसंख्या- अ स्थळ : निमझरी नाका, पटेलनगर , शास्त्रीनगर , किरण सोसायटी , १ अ - सर्वसाधारण 
४ , ९८० __ शारदानगर . 

१ ब - सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती उत्तर : शिरपूर बु. स. नं . ४७ वायव्य दिशेकडून पूर्वेस शिरपूर बु . 

( महिला) 
लोकसंख्या- २०९ स . नं . १३४ ईशान्य दिशेपावेतो. 
अनुसूचित जमाती 

पूर्व : शिरपूर स . नं . १३४ ईशान्य दिशेवरून बु. स. नं . २५ , स. नं . 
लोकसंख्या- ५५९ 

२० च्या पूर्वेस देशमुखनगर मधील १८ / अ श्री. लाडकर यांच्या घरापावेतो 
तेथून दक्षिणेस श्री . काळू पुंडलिक खैरनार नकूल सोसायटीच्या प्लॉट 
नंबर १४ / ब पर्यंत तेथून रस्ता ओलांडून पूर्वेस प्लॉट नं . ९ पैकी वरून 
श्री . बापू झंडूसिंग राजपूत यांच्या घरावरून खुल्या जागेपावेतो पूर्व 
दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत तेथून दक्षिणेस इलेक्ट्रिक पोलपावेतो रस्ता ओलांडून 
पूर्वेस कृष्णाई इमारती पासून इलेक्ट्रीक रिकाम्या प्लॉट जवळील इलेकट्रिक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३- चालू 


पोल पावेतो तेथून दक्षिणेस दंडवतेनगर मधील पाण्याची टाकी पावेतो 
तेथून पूर्वेस दंडवतेनगरमधील दि . मि . पाटील प्लॉट नं . ८७ पासून 
रस्ता ओलांडून दक्षिणेस एस. आर. पाटील प्लॉट नं . ८२ पासून 
पी . व्ही. जोशी प्लॉट नं . ६९ यांच्या घरापावेतो , तेथून पश्चिमेस अनिल 
दंडवते यांच्या घरापावेतो तेथून रस्ता ओलांडून दक्षिण श्री . नाना कोळी 
यांच्या घरावरून व्ही . बी . पाटील प्लॉट नं . १ सदाशिवनगर यांच्या 
घरावरून देना बँक वरून नवनीत राखेचा यांच्या घरा पावेतो . 
दक्षिण : नवनीत राखेचा यांचे घरापासून पश्चिमेस शहादा रोडने 
पित्रेश्वर रिक्षा स्टॉपपावेतो . 
पश्चिम : पित्रेश्वर रिक्षा स्टॉपवरून उत्तरेस श्री . पिंगळे रावसाहेब 
यांच्या घरा पावेतो पूर्वेस रस्ता ओलांडून पित्रेश्वर कॉलनीतील श्री. नाना 
वैदू यांच्या प्लॉट नं . १५ पावेतो तेथून उत्तरेस आर. आर. सोनवणे 
यांच्या घरावरून जयहिंद कॉलनी श्री . राजेंद्र पाटील यांच्या प्लॉट नं . 
३४ पावेतो तेथून रस्ता ओलांडून श्री. पातूरकर यांच्या घरावरून पश्चिमेस 
श्री. हमीद खाटीक यांच्या घरा पावेतो तेथून रस्ता ओलांडून दक्षिणेस 
आराधना कलेक्शन यांच्या प्लॉट श्री. चित्ते यांचे घरावरून पित्रेश्वर 
कॉलनी प्लॉट नं . ७ यांचेशिंदे अरुणाई प्लॉट पावेतो तेथून पश्चिमेस 
विमलबाई भूवन यांच्या घरावरून श्री . बी. डी. भोई यांच्या घरापावेतो 
तेथून रस्ता ओलांडून दक्षिणेस एस . एम . पाटील शास्त्रीनगर आशास्मृती 
प्लॉट नं . २७ वरून श्री . मनोज दायमा यांच्या घरापावेतो तेथून पश्चिमेस 
राम प्रोव्हिजन वरून श्री . अरूण ब्रिजलाल चौधरी यांच्या मोरया हॉटेल 
पर्यंत तसेच उत्तरेस निमझरी रस्त्याचे श्री. बबन हिरालाल अग्रवाल 
यांच्या इमारतीवरून इंजिनिअरिंग कॉलेज वरून होमियोपॅथिक कॉलेज 

पावेतो तेथून स. नं. ४७ वायव्य दिशेच्या कोपऱ्यापर्यंत . 
एकूण लोकसंख्या- अ स्थळ : करवंद नाका, शिव पार्वती कॉलती, ओमनगर , बन्सीलालनगर , २ अ - सर्वसाधारण 
५, २५० 

- मयूर कॉलनी, विद्याविहार , नाथनगरी, अशोकनगर , बालाजीनगर २ ब - सर्वसाधारण 
अनुसूचित जाती दलालनगर, लक्ष्मीनारायणनगर , भगवंत पार्क, दादूसिंग कॉलनी. 

( महिला) 
लोकसंख्या- २३३ उत्तर : पश्चिम उत्तर कोपऱ्यावरील स. नं . १३६ वरवाडे शिवार 
अनुसूचित जमाती 

तेथून पूर्वेस स. नं . १४३ पावेतो . तेथून उत्तर कोपऱ्यावरून वरझडी 
लोकसंख्या- ८४७ 

रस्त्याने स. नं . १४५ पावेतो तेथून वरझडी रस्ता ओलांडून पूर्वेस 
स . नं . ३० फिस्ट्रेशन प्लॅन्ट वरून पूर्वेस स.नं . ३४ पावेतो . 
पूर्व : स . नं . ३४ शिवने दक्षिणेस स . नं . ४४ राजेंद्र ताराचंद माळी 
करवंद रोड शेती पावेतो तेथून करवंद रस्ता ओलांडून नवकार 
कॉलनीवरून स . नं . ४७ वरून स. नं . ४८ , बी . फार्मसी कॉलेजवरून 
पदमावतीनगर पावेतो . 
दक्षिण : पद्मावतीनगर पासून पश्चिमेस शहादा रोड ते सी. बी . 
एस. स्कूलवरून श्री. कृष्णा बडगूजर यांच्या प्लॉट पर्यंत तेथून रस्ता 
ओलांडून श्री . राजपूत यांच्या शॉपिंग सेन्टर मधील भरकादेवी आईस्क्रीम 
दुकान केंद्र वरून बँक ऑफ हैद्राबाद , सेन्ट्रल बँक, वरून आय. डी . 
बी . आय. बँक वरून डॉ . काजे यांचे आशीर्वाद हॉस्पिटल पावेतो . 


२ 


करवंद 
नाका 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३- चालू 


पश्चिम : डॉ. काजे यांचे घरापासून उत्तरेस बन्सीलालनगर मधील 
गुरूकृपा प्रोव्हिजन के . डी . पाटील यांचे घरावरून प्रा. सोनार सर यांचे 
घरापावेतो रस्ता ओलांडून श्री . अशोक कलाल यांच्या घरावरून तेथून 
उत्तरेस श्री . चंद्रकात गोविंदराव यांच्या प्लॉट पावेतो . तेथून रस्ता 
ओलांडून शंकरसिंग वंजारी यांच्या घरापावेतो तेथून पश्चिमेस 
श्री . देशमुख यांच्या प्लॉट पावेतो तेथून उत्तरेस जगन राजाराम पाटील 
यांच्या प्लॉट वरून रस्ता ओलांडून श्री . राजेंद्र देवरे यांच्या बखळ प्लॉट 
पावेतो तेथून रंगबरखा ज्वेलरी प्लॉट पर्यंत तेथून रस्ता ओलांडून पश्चिमेस 
श्री. डी . एस . पाटील यांच्या प्लॉट वरून नाथनगरीच्या श्री . प्रकाश दोधू 
थोरात यांच्या घरापावेतो तेथून उत्तरेस स. नं. १४६ वरून स. नं . १३६ 

पश्चिम उत्तर कोपऱ्यापर्यंत स . नं . १३६ पावेतो . 
३ शरदचंद्रनगर 

अ स्थळ : भास्कर बापू कॉलनी, स्टेट बँक कॉलनी, केजीनगर, ३ अ - अनुसूचित जमाती 
दूध डेअरी 

- हुलेसिंगनगर , वाल्मीकनगर , शरदचंद्रनगर , शंकर पांडू माळीनगर , ३ ब - सर्वसाधारण 
कॉलनी. एकूण लोकसंख्या भूपेशनगर . 

( महिला ) 
५ , ०६४ 

उत्तर : भास्कर बापू कॉलनी शहादा हायवे रस्त्या लगत श्री. विजयसिंग 

नारायणसिंग राजपूत यांच्या घरापासून पूर्वेस जान्हवी हॉटेलच्या राजपाल 
अनुसूचित जाती 

कॉम्प्लेक्स करवंद चौफूली पावेतो तेथून रस्ता ओलांडून मनुदादा पेट्रोलपंप , 
लोकसंख्या- १३९ 

शरदचंद्रनगर वरून न . पा . वॉटर पार्क कंपाउंड पावेतो. 
अनुसूचित जमाती 

पूर्व : तेथून दक्षिणेस स . नं . ५६ , ५७, ५९ , पूर्व दक्षिण स. नं . ६० 
लोकसंख्या - १ ,२६० 

पावेतो तेथून . 
दक्षिण : स. नं. ६० पासून पश्चिमेस स. नं. ६ वरवाडे शिवार वरून 
स . नं . ८ शंकर पाडू माळीनगर , मधील वासूदेव देवरे यांचे घरापावेतो 
वासूदेव देवरे यांचे घरापासून रस्ता ओलांडून पश्चिमेस वाल्मिक मित्र 
मंडळ बोर्डा वरून दक्षिणेस राधा मेडिकल स्टोअर्स, साई ऑटो पार्टस 
ते बापू कोळी यांच्या घरापावेतो तेथून पश्चिमेस देवकाबाई निमझी माळी 
यांच्या घरा पावेतो तेथून उत्तरेस एकनाथ फकीरा वाघ यांच्या घरापासून 
उत्तरेस शिवा भिका भोई यांच्या घरा पावेतो तेथून पूर्वेस सुमनबाई भोई 
यांचेकिराणा दुकान पावेतो तेथून रस्ता ओलांडून उत्तरेस आदी जनता 
शाळेजवळील संडास बाथरूम पावेतो तेथून उत्तरेस जिनिंग प्रेसच्या 
कंपाऊंड लगत बन्सीलाल रामदास कोळी यांच्या घरापावेतो तेथून जिनिंग 
प्रेसच्या कंपाऊंडने पश्चिमेस रस्त्यावरून मार्केट कमिटीच्या पूर्व दक्षिण 
कोपऱ्यापर्यंत तेथून दक्षिणेने बाबूसिंग भालसिंग राजपूत यांच्या घरावरून 
चैत्राम भोई यांच्या घरावरून श्री . रेवा भोई यांचे घरा पावेतो तेथून 
पश्चिमेस पायऱ्या चढून उत्तरेस सुशीलाबाई संतोष भोई यांच्या घरापावेतो 
तेथून पश्चिमेस श्री. सुनिल पुंडलिक भोई यांच्या घरापावेतो तेथून उत्तर 
बोळीने श्री . प्रविण रुपचंद भोई यांच्या घरापावेतो तेथून पश्चिम बोळीने 
भानुदास शिंपी यांच्या घरावरून श्री. गोपाल कृष्ण पान सेंटर पावेतो 
तेथून पश्चिमेस मार्केट कमिटी शापिंग सेन्टरवरून श्री . धनंजय पापड 
केंद्रा पावेतो . 
पश्चिम : श्री . धनंजय पापड केंद्रापासून उत्तरेस मार्केट कमिटीच्या 
मेन गेटवरून मेडिकलवरून श्री . विजयसिंग नारायणसिंग राजपूत यांच्या 
घरापावेतो . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३- चालू 


४ सुभाष कॉलनी 

स्थळ : आदर्शनगर , सुभाष कॉलनी, कॉटेज हॉस्पिटल , भोई गल्ली, ४ अ - नागरिकांचा 
खिश्चन चर्च, गौतमनगर . 

मागास प्रवर्ग (महिला) 
एकूण लोकसंख्या 

____ ४ ब - सर्वसाधारण 
उत्तर : शास्त्रीनगरमधील श्री . प्रा . ए. डी . पाटील यांच्या घरापर्यंत 
५ , ३८३ 

तेथून पूर्वेस श्री . राजू मारवाडी यांचे घरापावेतो , तेथून उत्तरेस खुल्या 
अनुसूचित जाती जागेजवळील उज्वल दिनकर चव्हाण यांचे घरापावेतो तेथून पूर्वेस 
लोकसंख्या-३६३ श्री . महेंद्र बागल यांचे घरापावेतो तेथून रस्ता ओलांडून उत्तरेस 
अनुसूचित जमाती श्री . शरद सुर्यवंशी यांचे घरावरून श्री. गायकवाड सर प्लॉट नं . ५७ 
लोकसंख्या- ४४६ वरून शारदानगर येथील श्री. के. एल. पाटील यांच्या घरापासून पूर्वेस 

श्री . सुर्यवंशी यांचे घरावरून अक्षय अपार्टमेंट पावेतो . 
पूर्व : अक्षय अपार्टमेंट पासून दक्षिणेस मोरे रावसाहेब यांचे घरावरून 
रस्ता ओलांडून पित्रेश्वर कॉलनी प्लॉट नं. ३, नीलकंठ तुळशीराम 
सुर्यवंशी यांचे घरावरून दक्षिण रस्त्याने श्री . शालीक शिंदे यांच्या घरापर्यंत 
तेथून पश्चिमेस रस्ता ओलांडून श्री . अशोक श्रीराम यांच्या घरावरून 
तेथून दक्षिणेकडील रस्त्याने प्लॉट नं . ३६ रवि घनश्यामदास हसवाणी 
यांचे घरापावेतो तेथून दक्षिण रस्त्याने शहादा रोड पावेतो . तेथून पूर्वेस 
शहादा रोड ओलांडून श्री . सोनवणे वकील यांचेबंगल्यापावेतो तेथून 
पूर्वेस रस्ता ओलांडून मर्चेट बँक वरून श्री . लक्ष्मण विठ्ठल माळी यांच्या 
घरापावेतो. तेथून दक्षिणेस कॉटेज हॉस्पिटल वरून टेलिफोन ऑफिस 
वरून आर. सी. पटेल शाळेच्या इले . डिपी पावेतो . 
दक्षिण : आर. सी . पटेल शाळेच्या इले. डिपी पासून आर. सी . पटेल 
शाळा मेन बिल्डिंग पूर्व दक्षिण कोपऱ्यापासूननगर पालिका पश्चिम 
दक्षिण कोपऱ्यापावेतो, तेथून दक्षिणेस पूर्व दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत तेथून 
पश्चिमेस नगरपालिका वाहन तळावरून रोड ओलांडून भारजा गॅस 
एजन्सी ( जुनी ) वरून निमझरी रोड वरील जिमखान्याच्या कोपऱ्यापर्यंत . 
पश्चिम : निमझरी रोड वरील जिमखान्याच्या कोपऱ्यावरून तेथून उत्तरेस 
गौतमनगर , नगरपालिका शॉपिंग सेंटर वरून निमझरी नाक्याजवळील 

पान दुकानापर्यंत . 
एकूण लोकसंख्या - अ स्थळ : गुरुदत्त कॉलनी, संदीपनी कॉलनी, पांडूरंगनगर , श्रीनगर , ५ अ - नागरिकांचा 
कॉलनी, ५, ०९८ 

- मिलिंदनगर, शिव शक्ती कॉलनी, गायत्री कॉलनी, सरस्वती कॉलनी, मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
महालक्ष्मी 

५ ब - सर्वसाधारण 
अन सचित जाती प्रोफेसर कॉलनी. 
कॉलनी 

लोकसंख्या - १४२ उत्तर : पश्चिम उत्तर कोपऱ्यावरून स. नं . ५२ शिरपूर खु. शिवार 
अनुसूचित जमाती तेथून पूर्वेस स . नं . १४० पावेतो . 
लोकसंख्या - ५२४ 

पूर्व : तेथून दक्षिणेस इंजिनिअरिंग जेन्टस हॉस्टेल वरून पुजा प्रोव्हिजन 
पावेतो , तेथून दक्षिणेस रस्ता ओलांडून श्री . निकम आबा यांच्या शॉपिंग 
सेन्टर वरून किशोर राठी दवाखाना , प्रोफेसर कॉलनी कर्मवीर ऑफसेट 
पर्यंत . 
दक्षिण : तेथून पश्चिमेकडे प्रा . मराठे यांच्या घरावरून श्री . विजय 
पंडीत यांच्या घरावरून पठाण यांच्या घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३- चालू 


३ 


पश्चिम : तेथून उत्तरेस नाल्याने श्री . रमेश कपारे यांच्या घरापासून 
श्री . बेडसे यांच्या घरापावेतो तेथून पश्चिमेस उंदरीनाला ओलांडून पश्चिमेस 
श्रीनगर मधील प्लॉट नं. ३६ श्रीराम वसावे यांच्या प्लॉट पर्यंत दक्षिणेस 
प्लॉट नं . ३३ विनोद पाटील यांच्या नाला लगत पश्चिमेकडील प्लॉट नं . 
३९ श्री. संजय जाधव यांच्या घरावरून दक्षिणेस कॉलेजच्या वॉल कंपाऊंड 
पावेतो स. नं . ३३ शिरपूर खु. वाघाडी चौफुली पावेतो , वाघाडी चौफुली 
स. नं. २४ शिरपूर खु. उत्तरेस स. नं. ३० वरून पश्चिम उत्तर स. नं . 

५२ पावेतो . 
६ मुजावर वाडा 

अ स्थळ : गणेश कॉलनी , इदगाहनगर , मुजावर वाडा, बडागाव मस्जिद, ६ अ - नागरिकांचा 
ब ( परिसर). 

मागास प्रवर्ग 

६ ब - सर्वसाधारण 
एकूण लोकसंख्या उत्तर : गणेश कॉलनीच्या उंदरीनाल्यालगत पश्चिम उत्तर कोपऱ्या 

( महिला ) 
५ , ३४६ 

वरील अलताफ शे. गंभीर मन्यार यांचे घरावरून नाल्याने ऐलू सिताराम 
अनुसूचित जाती वेंदु यांच्या घरापावेतो , तेथून नाल्याने उषाबाई नागराज पवार यांच्या 
लोकसंख्या- २६३ घरावरून दक्षिण नाल्या पावेतो , ऊर्दु शाळेच्या उत्तर पूर्व कोपऱ्यापर्यंत 
अनुसूचित जमाती तेथून पूर्वेस जाकिर मिस्तरी यांचे घरावरून पूर्वेस प्रोफेसर कॉलनीच्या 
लोकसंख्या- १९९ खुल्या जागेवरून बोमीलवाले यांचे गोडावून वरून पर्यंत . 

पूर्व : बोमीलवाले यांच्या गोडाऊन पासून मुजावर शॉपिंग सेंटर वरून 
खलीदाबी आप्पा यांच्या घरापावेतो तेथून पश्चिमेस बडागाव मस्जिद 
पावेतो , बडागाव मस्जिद वरून दक्षिणेस श्री. बडगुजर , दिलीप लोहार 
यांचे घरावरून पूर्वेस उत्तर पूर्व कोपऱ्यावरील राजेंद्र शिंपी यांच्या 
घरापावेतो, तेथून दक्षिणेस दादा गणपती चौक वरून डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत . 
दक्षिण : डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून पश्चिमेस बोळीतून 
रतिलाल भबुता फुलारे यांचे घरावरून फुलारी चौक श्री . कमलेश जैन 
यांच्या घरावरून श्री . जे. एस . पाटील यांच्या घरा पावेतो तेथून पश्चिमेस 
रस्ता ओलांडून सार्व. मुतारी पर्यंत , तेथून उत्तरेस श्री . नाना भाऊ गुरव 
यांचे घरावरून पूर्वेस श्री . बुधु पोपट सोनार यांच्या घरापावेतो तेथून 
उत्तरेस मस्जिद पर्यंत तेथून पश्चिमेस उतारावरून याकूब पठाण यांचे 
घरा पावेतो, तेथून रस्ता ओलांडून खान प्रोव्हीजन पावेतो तेथून पश्चिमेस 
बोळीने सैय्यद रफिक इस्माईल यांचे घरापावेतो तेथून दक्षिणेस नाल्याने 
बशीर शे. अनवर यांचे घरापावेतो तेथून नाला ओलांडून पूर्वेस पश्चिम 
उत्तर कोपऱ्यावरील सै. महेमुद सै. नुर यांचे घरापावेतो . 
पश्चिम : मेहमूद सै. नुर यांचे घरावरून तेथून उत्तरेस रस्त्याने 
सुरेश माळी यांचे घरापावेतो तेथून पश्चिमेस किशोर पाटील यांचे घरावरून 
पश्चिम शिवने नाल्या पावेतो तेथून नाल्याने उत्तरेस प्रमिलाबाई यशोपाल 
रामोळे यांचे घरावरून पश्चिम उत्तर कोपऱ्यावरील अलताफ शे. गमीर 
यांचे घरापावेतो . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक -अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३- चालू 


७ जनतानगर / 

स्थळ : जनता नगर, भरतसिंगनगर , कचेरी गोडाऊन, मेहतर कॉलनी ७ अ - अनुसूचित जाती 
भरतसिंगनगर परिसर. 

( महिला) 

_ ७ ब - सर्वसाधारण 
एकूण लोकसंख्या उत्तर : स . नं . १८ पश्चिम उत्तर कोपऱ्यावरील उंदीरनाल्याने पूर्वेस : 
४ ,९७९ 

रस्त्याने उत्तर पूर्व कोपऱ्यापावेतो तेथून दक्षिणेस इदगाहनगर कब्रस्थान 

रस्त्याने रफियोद्दीन मयोदिन यांचे घरावरून दक्षिणेस इदगाहनगर रस्त्याने 
अनुसूचित जाती 

मझिद शे . हमिद पटवा, मलक अरिफ मलक अफजल याचे घरावरून 
लोकसंख्या - ७१२ 

रस्त्याने आरिफबेग मुसा बेग भंगारवाला यांचे घरापावेतो . 
अनुसूचित जमाती 

पूर्व : तेथून दक्षिणेस गुलाब नथ्थू पाटील यांचे घरापावेतो तेथून दक्षिणेस 
लोकसंख्या- ३४१ 

सिद्धार्थनगर सार्व. शौचालयावरून श्री. देवराम थोरात यांचे घराकडून 
कैलास पेंटर यांचे घरापावेतो, तेथून पूर्वेस रस्ता ओलांडून पुलावरून 
माळी समाज मंगल कार्यालयापावेतो तेथून दक्षिणेस श्री. डी . पी . माळी, 
श्री . दिलीप आनंदा माळी यांचे जुने घरापावेतो, तेथून पूर्वेस विश्राम राघो 
माळी, श्री . सुभाष माळी रस्ता ओलांडून मधुकर शिरसाठ यांचे घरावरून 
श्री . लखा पाटील यांचे घरापावेतो तेथून दक्षिणेस श्री . रमेश पाटील , 
श्री . पदमाकर देशमुख यांचे घरावरून डॉ . वाणी यांचे दवाखाना पावेतो. 
दक्षिण : डॉ . वाणी यांचे दवाखान्यावरून पश्चिमेस श्री . आबा धाकड 
यांचे घरावरून चक्की पर्यंत तेथून पश्चिमेस रस्ता ओलांडून सुशिलाबाई 
त्र्यंबक धाकड यांचे घरावरून सिताराम हरी पाटील यांचे घरावरून 
उताऱ्याने कन्या शाळेच्या गेट पावेतो तेथून पश्चिमेस नेहरू रस्त्याने 
आदि जनता शाळा, न्यायालयावरून जनतानगरमधील मारुती मंदिरापर्यंत . 
पश्चिम : मारुती मंदिरापासून उत्तरेस उंदीरनाल्याने गणेश कॉलनीतील 
पश्चिम उत्तर कोपऱ्यावरील रिकाऱ्या जागेने पूर्वेस पश्चिम उत्तर स. नं . 

१८ कोपऱ्या पावेतो . 
८ देना बँक, 

स्थळ : खाटीक गल्ली चौधरी गल्ली, रंगारी टेक , धनगरवाडा, जैन ८ अ - नागरिकांचा 
चौधरी गल्ली – गुजराथी गल्ली, मराठे गल्ली, रथ गल्ली. 

मागास प्रवर्ग 
एकूण लोकसंख्या उत्तर : मराठे गल्लीतील मारुती मंदिरापासन नरेंद्र पाटील यांचे ८ 9 ससाकारण 

( महिला) 
४ ,९७७ 

घरावरून श्री. नसिमोद्दीन सफरोद्दीन यांचे घरापावेतो तेथून दक्षिण बोळीने 
अनुसूचित जाती 

अजीज खाँ यांचे घरावरून समोरील मोसीन जनाब यांचे घरावरून 
लोकसंख्या- ११३ 

किशोरसिंग मदनसिंग पवार यांचे घरावरून दक्षिणेस श्री . नानाभाऊ 

झुलाल गुरव यांचे घरावरून मच्छिद्र मराठे यांचे घरापावेतो तेथून उत्तर 
अनुसूचित जमाती 

पूर्व कोपऱ्यावरील श्री. दगा वाणी यांचे घरापावेतो , तेथून दक्षिणेस जैन 
लोकसंख्या- ९२ 

मंदिर भिमा शहा यांचे घरावरून श्री. विजय दगडूलाल गुजराथी यांचे 
घरापावेतो, तेथून रस्ता ओलांडून पूर्वेस फुलारी चौकातील यांचे घरापासून 
पूर्वेस बोळीतून डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळ्यापावेतो तेथून 
दक्षिणेस . 
पूर्व : कै. देविदास पितांबर चौधरी, डी. के . चौधरी, जुनी देना बँक 
पावेतो तेथून पूर्वेस रस्ता ओलांडून श्री . चव्हाण याचे शॉपिंग सेंटरवरून 
श्री . अमलदार बाहरी यांचे घरापावेतो तेथून दक्षिणेस श्री . सोनवणे 
वकील, श्री. फुलचंद बारी, चावडीवरून नेहरू रोडवरील राठी प्रोव्हिजन 
पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३- चालू 


९ माळी गल्ली/ 

मारवाडी 
गल्ली 

एकूण लोकसंख्या 
४ , ७९६ 


अनुसूचित जाती 
लोकसंख्या - ६२ 
अनुसूचित जमाती 
लोकसंख्या - ३५ 


दक्षिण : राठी प्रोव्हिजन पासून पश्चिमेस स्मिता पाटील टाऊन हॉलवरून 
श्री. डॉ . विक्रम यांचे दवाखान्यावरून कन्या शाळेसमोरील श्रीमती सिंधूबाई 
चिंतामण न्हावी यांचे घरापावेतो तेथून चढाव चढून श्री. वंजी आनंदा 
धोबी यांचे घरावरून चंदनबाई अर्जुनसिंग पवार , ओ. एस. जाधवसर 
यांचे घरावरून शिवाजी टेलर यांचे घरापावेतो तेथून दक्षिणेस श्री . 
भूपेंद्रसिंग सरदारसिंग राजपूत यांचे घरापावेतो तेथून रस्ता ओलांडून 
पूर्वेस श्री. ताराचंद दिपचंद सोनार यांचे घरावरून पी. बी. एम . हायस्कूल 
पावेतो तेथून उत्तरेस श्री . साहेबराव शंकर धनगर यांचे घरावरून 
डॉ . आगरकर यांचे दवाखाना पावेतो तेथून पश्चिमेस बालाजी मंदिरावरून 
श्री . अरविंद शुक्ल यांचे घरापावेतो तेथून उत्तरेस रथाच्या घरावरून 
श्री . रघु माळी यांचे घरापावेतो . 
पश्चिम : श्री . रघु माळी यांचे घरापासून पश्चिमेस रस्ता ओलांडून 
श्री . भिका विठ्ठल माळी यांची पिठाची गिरणी वरून सार्व. शौचालय 
पर्यंत तेथून उत्तरेस श्री . सदाशिव मोतीराम माळी, श्री . यशवंत लोटन 
माळी, यांचे घरावरून सिद्धार्थनगराडे वरील गल्लीतील मारुती मंदिरापर्यंत . 
अ स्थळ : माळी गल्ली, मारवाडी गल्ली, चौधरी गल्ली . ९ अ - नागरिकांचा 

___ मागास प्रवर्ग ( महिला) 
उत्तर : वरचे गाव आंबेडकर पुतळ्यासमोरील श्री. दगडू वंजी चौधरी . 

९ ब - सर्वसाधारण 
यांचे पश्चिम उत्तर कोपऱ्यापासून पूर्वेस बोळीने वळून उत्तरेस शेवंताबाई 
बाबुराव थोरात याचे घरावरून भिका हसरत चांभार यांचे घरापर्यंत 
तेथून पूर्वेस रस्ता ओलांडून श्री . हसरत संपत चांभार यांचे घरावरून 
स्त्रियांच्या सार्व, संडास जवळील श्री. बाबूलाल चौधरी यांचे घरावरून 
दारुमोहल्ल्यातील श्री . गुलाब मिस्तरी यांचे घरापावेतो तेथून रस्ता 
ओलांडून पूर्वेस नथ्थू नादर , लाला हिरामण महाजन यांचे घरावरून 
राजाराम न्हावी यांचे दुकानापावेतो तेथून दक्षिणेस रस्ता ओलांडून 
श्री. शाम धाकड यांचे इमारतीवरून रघुनाथ परशराम जडिये यांचे 
घरापावेतो, तेथून पूर्वेस रस्ता ओलांडून श्री. पोपटलाल आत्माराम गुजराथी 
यांचे घरापासून श्री . भरत गंगाराम शिंपी , श्री . यशवंत परशराम बाविस्कर 
यांचे घरावरून श्री. नरेंद्र सुभाष बाविस्कर यांचे घरापावेतो तेथून दक्षिणेस 
श्री . छगन नथ्थू शिंपी , श्री . सचिन भटू सोनार यांचे घरावरून , 
श्री . अशोक भावसार यांचे पिठाची गिरणी पावेतो . 
पूर्व : तेथून रस्ता ओलांडून विठ्ठल मंदिरापावेतो तेथून पूर्व रस्त्याने , 
भागवत मोटार स्कूलक यांचे ऑफिस पावेतो तेथून दक्षिणेस राजेंद्र 
वसंतराव सोनवणे यांचे घरावरून श्री . डॉ . ओसवाल यांचे घरापावेतो 
तेथून श्री. एकनाथ प्रेमचंद भावसार यांचे घरावरून कोपऱ्यावरील दक्षिणमुखी 
मारुती मंदिर पावेतो . दक्षिणमुखी मारुती मंदिरापासून रस्ता ओलांडून 
पश्चिमेस श्री . गजानन डिगंबर मिठभाकरे यांचे घरावरून दक्षिणेस 
श्री . प्रभाकर बळवंत कुलकर्णी यांचे घरापावेतो तेथून पश्चिमेस 
श्री . मदन परदेशी यांचे घरापावेतो , तेथून दक्षिण बोळीने श्री . मनोज 
मोहनलाल शर्मा यांचे घरावरून शुभम महिला स्टोअर्स पावेतो , तेथून 
रस्ता ओलांडून श्री . राजेंद्र शर्मा यांचे घरावरून दक्षिण बोळीने 
श्री . अशोक शंकर सोनार यांचे घरापावेतो तेथून रस्ता ओलांडून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३- चालू 


राण 


श्री . दिलीप शांतीलाल पारेख यांचे घरावरून श्री . फिदाअली बोहरी यांचे 
गोडाऊन पावेतो. श्री. फिदाअली बोहरी यांचे दुकानापासून दक्षिणेस 
रस्ता ओलांडून श्री. जगदिश छगनलाल अग्रवाल यांचे घरावरून पूर्व 
कोपऱ्यावरील बागायतदार संघापर्यंत तेथून दक्षिणेस पुष्पांजली पान 
सेंटर पर्यंत . 
दक्षिण : पुष्पांजली पान सेंटर वरून नेहरू रस्त्याने राज फूल भांडार 
पर्यंत . 
पश्चिम : राज फूल भांडारपासून उत्तरेस श्री . जळगाववाला बोहरी, 
श्रीकृष्ण मेडिकल , श्री . सुनिल धनगर यांचे पान दुकानापावेतो , तेथून 
रस्ता ओलांडून उत्तरेस डॉ . भट यांचे घरावरून खाटीक चौकातील 
पिठाची गिरणी पावेतो तेथून रस्ता ओलांडून पश्चिमेस श्री . नितिन पान 
सेंटर वरून श्री. प्रकाश धाकड यांचे पान दुकाना पावेतो तेथून रस्ता 
ओलांडून पश्चिमेस श्री. दिलीप चौधरी यांचे चहा दुकानावरून डी . डी . 
सी . बँक पर्यंत तेथून उत्तरेस डॉ . जैन चौधरी भवन , श्री . शाम ईशी 
यांच्या घरावरून वरचे गाव आंबेडकर पुतळ्यासमोरील दगडू वंजी 

चौधरी यांचे उत्तर पश्चिम कोपऱ्या पावेतो . 
१० मंडई मोहल्ला 

अ स्थळ : मदिना मोहल्ला, मंडई मोहल्ला, नगर पालिका जवळील १० अ - नागरिकांचा 
झोपडपट्टी, कोळीवाडा. 

____ मागास प्रवर्ग ( महिला) 
एकूण लोकसंख्या उत्तर : बालेमियाँ हाळ पश्चिम उत्तर कोपऱ्यावरील मुस्लीम समाज १० ब - 
५, ५१२ 

मंदिर पासून पूर्वेस श्री . फिरोज काझी यांच्या गोडाऊन वरून 

नगरपरिषदेच्या दुकान केंद्रापावेतो तेथून रस्ता ओलांडून श्री . प्रविण 
अनुसूचित जाती 

हॉटेल वरून नगरपरिषदेच्या कार्यालयामागील झोपडपट्टीतील पश्चिम 
लोकसंख्या- ११२ 

उत्तर कोपऱ्यावरील श्री. सिताराम वैदू यांच्या घरापासून उत्तरेस श्री . 
अनुसूचित जमाती दलू जंगलू मिल यांच्या घरापावेतो . 
लोकसंख्या - २९५ पूर्व : तेथून पूर्वेस श्री . बाळू बाबूराव धनगर यांच्या घरा पावेतो तेथून 

दक्षिणेस मुस्लीम मदरसा पर्यंत तेथून खुल्या जागेवरून डॉ. भंडारी यांचे 
शॉपिंग सेंटर पावेतो रस्ता ओलांडून श्री . वसिम पठाण यांच्या घरावरून 
दक्षिण दिशेने अनवर बेग तेथून पूर्वेस पायऱ्या चढून दक्षिणेस फारुख शे. 
सत्तार यांचे घरावरून रस्ता ओलांडून मस्जिद पावेतो . 
दक्षिण : उत्तरेस डॉ. सलिम यांच्या घरापर्यंत तेथून पश्चिमेस रस्ता 
ओलांडून मन्सूरी पान सेंटर वरून सार्व. संडासच्या गटारीवरून चौधरी 
यांच्या खळ्या पर्यंत तेथून रस्ता ओलांडून पश्चिमेस शेनपडू महादू यांच्या 
घराच्या बोळीवरून श्री . सदाशिव थोरात यांचे घरावरून उत्तरेस 
श्री. गोविंद मराठे यांचे घरावरून शे. सलीम यांचे घरापावेतो तेथून 
पश्चिमेस मस्जिद पावेतो . 
पश्चिम : पूर्वेस मोहमदियाँ चौक समोरील श्री . फिरोज काझी यांच्या 

घरावरून बालेमियाँ चाळ पर्यंत . 
११ अंबीकानगर , 

अ स्थळ : के . जी . रोड, अंबीकानगर , जुनी पाण्याची टाकी परिसर , ११ अ - नागरिकांचा 
पाटील वाडा मार्केट रोड , पाटील वाडा, बारी गल्ली. 

___ मागास प्रवर्ग 
एकूण लोकसंख्या उत्तर : नगरपालिका कार्यालयामागील श्री . गफ्फार खाटीक यांचे ११ ब - सर्वसाधारण 

घरापासून पूर्वेस रस्ता ओलांडून आर. सी . पटेल कंपाऊंड वॉलने शाळा 
५, ३७० 

( महिला) 
नं . २ च्या पूर्वेकडील कंपाऊंडने इले . डिपी पावेतो तेथून नगरपालिका 


छ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३- चालू 


अनुसूचित जाती 
लोकसंख्या- २८८ 
अनुसूचित जमाती 
लोकसंख्या- २६४ 


शॉपिंग सेंटर वरून उत्तर पूर्व कोपऱ्या पावेतो , तेथून रस्ता ओलांडून 
पूर्वेस अंबीकानगर जवळील मार्केट गेट जवळ जयेस किराणा स्टोअर्स 
पासून , महिला लेडीज टेलर , अलका राजेंद्र चौधरी, मिराबाई सुर्यवंशी 
यांचे घरापर्यंत तेथून दक्षिणेस बोळीने , श्री. रोहीदास निंबा भोई उस्मान 
अहमद यांचे घरापावेतो तेथून पूर्वेस रस्ता ओलांडून संजय मोतीराम 
भोई, बारकु तुकाराम भोई यांचे घरावरून दक्षिण दिशेने मुनाफ शे. 
अब्बास यांचे घरावरून पायऱ्या उतरून पूर्वेस उखा भोई यांचे घरापावेतो. 
पूर्व : के . जी . रोड वरील उखा बोदंरु भोई याचे घरावरून दक्षिणेस 
रुखसाना सैय्यद अहमद, हिरी रामचंद्र माळी यांचेकिराणा दुकानावरून 
लाकडी वखार वरून मार्केट रोड वरील जाणता राजा कोल्ड्रींग्स 
दुकाना पावेतो तेथून रस्ता ओलांडून मारुती मंदिरामागील योगेश्वर पान 
सेंटर दुकानापासून दक्षिणेस दगा गंजी भोई यांचे घरावरून सत्यनारायण 
प्रिंटिंग प्रेस पावेतो . 
दक्षिण : सत्यनारायण प्रिंटिंग प्रेस वरून पश्चिमेस एस . जी. गुप्ता , 
यांचे घरावरून बालाजी मंदिरापर्यंत तेथून रस्ता ओलांडून गरूड ध्वजा 
पर्यंत तेथून दक्षिणेस दुर्वांकर क्लिनिक वरून, बालाजी मेडिकल स्टोअर्स 
वरून रस्ता ओलांडून महंमद अख्तर शफी तेली यांच्या दुकानावरून 
महादेव प्रिंटिंग प्रेसवरून बजरंग लाँड्री पर्यंत तेथून पश्चिमेस श्रद्धा 
ज्वेलर्स पावेतो . 
पश्चिम : श्रद्धा ज्वेलर्स पासून उत्तरेस बोळीने चांदणी ड्रेस मटेरीअल 
वरून गोविंद सिताराम अग्रवाल यांचे घरापावेतो तेथून रस्ता ओलांडून 
धुडकू सोनार यांचे घरावरून अनिल उत्तमराव पाटील यांचे घरापावेतो 
तेथून रस्ता ओलांडून उत्तरेस एस के अग्रवाल यांचे बिल्डिंग वरून 
उत्तरेस बोळीने प्रमोद प्रभाकर बारी यांचे घरावरून खरेवाड्याजवळील 
पश्चिम उत्तर कोपऱ्यावरून जगदिश बारी यांचे घरापावेतो तेथून ब्रह्मटेक 
रोड वरील श्री . जैन यांचे घरापावेतो तेथून पूर्वेस रस्ता ओलांडून सुनील 
जगन्नाथ बारी यांचे घरावरून उत्तरेस विलास देशपांडे यांचे घरापावेतो 
तेथून पूर्वेस घनःशाम कुळकर्णीयांचे ऑफिस वरून जनार्दन पंडीत यांचे 
घरापावेतो तेथून रस्ता ओलांडून रमेश मुकुंदराव पाटील यांचे घरावरून 
पश्चिमेस सुनील पाटील यांचे घरापावेतो तेथून उत्तरेस राजेंद्र बाबूराव 
पाटील , बी . विलास बाविस्कर यांचे घरापावेतो तेथून रस्ता ओलांडून 
नंदकिशोर बाविस्कर यांचे घरावरून पश्चिमेस धाकड समाज शॉपिंग 
सेंटर पर्यंत तेथून पूर्वेस दशरथ भामरे यांचे घरापर्यंत तेथून उत्तरेस 
मदिना मस्जिद वरून बिश्मील्ला बेकरी यांचे घरावरून युनूस शे . फकिरा 
तेथून उत्तर बोळीने हमीदबेग चांदबेग यांचे घरावरून मोसीन सैय्यद 
यांचे घरावरून पश्चिम बोळीने पायऱ्या उतरून सै. रऊफ सै. भिका यांचे 
घरावरून उत्तर पूर्व बोळीने तवक्कल प्रोव्हिजन स्टोअर्स तेथून रस्ता 
ओलांडून भंडारी शॉपिंग सेंटर मागील पिठाची गिरणी वरून पवार 
गुरुजी यांचे घरापावेतो तेथून रस्ता ओलांडून शाळा नं . २ कंपाऊंड वॉल 
वरून पश्चिमेस न . पा . कार्यालयामागील झोपडपट्टीतील मुसाभाई मिया 
पिंजारी यांचे घरापासून रस्त्याने पितांबर रमण कोळी, साहेबराव बुधा 
माळी यांचे घरावरून गफ्फार खाटीक यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


११ 


परिशिष्ट - ३- चालू 


| 


| 


१२ बौद्धवाडा 


अ स्थळ : बौद्धवाडा, किस्मतनगर , पारधीपुरा, चांभार वाडा १२ अ - अनुसूचित जाती 
ब उत्तर : के. जी . रोडवरील अंबिकानगरमधील शकिल शे. यांचे घरावरून १२ 
कापीपायोमा 

१२ ब - सर्वसाधारण 
एकूण लोकसंख्या अभिमन लुका कोळी यांचे घरापावेतो तेथून दक्षिणेस आदिजनता शाळे 

( महिला) 
४ , ८१६ 

पावेतो तेथून पश्चिमेस प्रिन्स टेलर वरून जगन फकिरा वाघ यांचे 
अनुसूचित जाती घरापावेतो तेथून दक्षिणेस रस्ता ओलांडून पायऱ्या उतरून किस्मत नगर 
लोकसंख्या- १, ७८७ मधील न . पा . शाळेवरून बन्सीलाल नामदेव चुनारा यांचे घरापावेतो 
अनुसूचित जमाती 

तेथून पूर्वेस रस्ता ओलांडून हबीबशा कसमशा यांचे पिठाची गिरणी 

वरून प्रविण पवार . 
लोकसंख्या- ३२३ 

पूर्व : जयभद्रा इलेक्ट्रीकल पावेतो तेथून दक्षिणेस न . पा . शॉपिंग 
सेंटरवरून फौजी सर्व्हिस सेंटर वरून तेथून स्वामी रेडीयम वरून 
म्यूनिसिपल शॉपिंग सेंटर वरून रविंद्र धोबी यांचे दुकाना पावेतो . 
दक्षिण : दक्षिण तेथून पश्चिमेस नाका ओलांडून श्रीहरी लिंगच्या 
यादगिरीवार यांचे घरावरून साहेबराव छगन माळी यांचे घरापावेतो 
तेथून रस्ता ओलांडून भालचंद्र जगन्नाथ माळी यांचे घरापावेतो तेथून 
शिवने प्रकाश शामराव महाले यांचे घरावरून दक्षिणेस पंढरीनाथ रतिलाल 
अहिरे याचे घरापावेतो तेथून पश्चिमेस सिताराम विठ्ठल महाले, काशिनाथ 
निंबा मधुकर मणीराम, मोहन तुकाराम यांचे घरावरून दिलीप गणपत 
महाले यांचे घरापावेतो . 
पश्चिम : दिलीप गणपत महाले यांचे घरापासून तेथून उत्तरेस रंभाबाई 
मानकु पारधी यांचे घरावरून श्रीराम देवाजी पारधी यांचे घरापावेतो 
तेथून पूर्वेस दगडू बन्सीलाल बारी यांचे घरापावेतो तेथून उत्तरेस सुनील 
भटु पाटील यांचे घरा पावेतो तेथून रस्ता ओलांडून मोहिनी ब्युटी पार्लर 
पावेतो तेथून पश्चिमेस रामदास कलाल यांचे घरावरून किसन हरी भोई 
यांचे घरावरून बौद्ध समाज मंगल कार्यालया पावेतो तेथून रस्ता ओलांडून 
संडासपावेतो तेथून उत्तरेस बबलू पाटील यांचे खळ्यावरून के. जी . 
रस्त्याने वाल्मीकनगरच्या पुलावरून उत्तरेस के . जी . रोडने उखा बोंदरु 

भोई यांचे घरावरून शकिल शे. यांचे घरापावेतो . 
अ स्थळ : वरवाडे गाव, महादेव मंदिर चौक, खुले नाट्यगृह, सुंदरवाडी १३ अ - नागरिकांचा 
ब उत्तर : करवंद रोड वरील इरिगेशन कंपाऊंड पश्चिम उत्तर 

मागास प्रवर्ग 
एकूण लोकसंख्या कोपऱ्यापासून दूधडेअरी कॉलनीच्या मागील बाजूस पूर्वेस मांडळ शीव । 

र १३ ब - सर्वसाधारण 
४, ८१९ 

( महिला) 
पावेतो . 
अनुसूचित जाती 

पूर्व : मांडळ शीव पासून दक्षिणेस अरुणावती लगत न . पा . च्या 
लोकसंख्या- २०२ 

पंपिंग स्टेशन पर्यंत . 
अनुसूचित जमाती 

दक्षिण : न. पा . च्या पंपिंग स्टेशन पासून शेत मळ्यातून श्री. चिंतामण 
लोकसंख्या - २५० 

माळी यांच्या घरावरून फुले पुतळ्यावरून मांडळ रोडवरील श्री . पगारे 
यांच्या कृषी केंद्रापर्यंत . 
पश्चिम : श्री . पगारे यांच्या कृषी केंद्रापासून उत्तरेस अयोध्या कॉम्प्लेक्स 
मांडळ रोडने इरिगेशन ऑफिसपर्यंत . 


१३ वरवाडे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३- चालू 


जमाती 


१४ रामसिंगनगर 

अ स्थळ : रामसिंगनगर , भोईवाडा , काशिरामनगर, भंडारी चित्र मंदिर १४ अ - अनुसूचित 
परिसर, मच्छिबाजार परिसर . 

जमाती ( महिला) 
एकूण लोकसंख्या उत्तर : दत्तचित्र मंदिर सनन सोडा हॉटेल पासून पूर्वेस नेहरू रोडने १४ ब - सवसाद 
४ ,९७४ 

भैरव मंदिरावरून श्री . सुरेश माथुर यांचे इमारतीपर्यंत तेथून उत्तरेस 

रस्ता ओलांडून रमेश मेडिकल स्टोअर्स वरून श्री . सोनू शिकारी यांच्या 
अनुसूचित जाती 

दुकानावरून खंडू भिका भोई , लवकुश साडी सेंटरवरून जीनगर यांच्या 
लोकसंख्या -३७९ 

चक्की पावेतो तेथून पूर्वेस श्री. रामा वेडू भोई यांचे घरावरून तारणतरण 
अनुसूचित जमाती मंदिरावरून दिलीप बन्सीलाल जैन यांचे घरावरून पश्चिम बोळीने 
लोकसंख्या- ८७६ मधूकर राजाराम शिंपी यांचे घरावरून दक्षिणेस सुरेश छगन माळी यांचे 

घरापावेतो पश्चिमेस वसंत नामदेव माळी यांचे घरापावेतो तेथून पश्चिमेस 
रस्ता ओलांडून उदयसिंग साळुके यांचे घरावरून दक्षिणेस प्रकाश 
शिवदास बारी, मिलींद चित्ते यांचे घरावरून जगदीशभाई बबनजीभाई 
पटेल यांचे घरापावेतो तेथून पूर्वेस रस्ता ओलांडून प्रा . ए. पी. पाटील 
यांचे घरावरून चांभारवाड्यातील पूर्वेस बोळीने काशिरामनगर मधील 
बन्सीलाल चांभार यांचे घराजवळील बखळ जागेवरून ब्रिजलाल धनजी 
माळी यांचे घरापर्यंत तेथून उत्तरेस रामेश्वर यशवंत महाजन यांचे 
घरापावेतो तेथून पूर्वेस बोळीने बखळ जागेपासून पूर्वेस हिम्मत मिस्तरी 
यांचे घरापावेतो तेथून पूर्वेस रिकाम्या जागेवरून नाल्यावरून मंगल 
मन्साराम भोई यांचे दुकानापावेतो तेथून पूर्वेस बापूजी हॉटेल पावेतो . 
मांडळ रोड ओलांडून पूर्वेस दीपक इंजिनिअरिंग वरून फुले पुतळ्यावरून 
श्री . नारायण सोमा यांच्या घरावरून अरुणावती नदीवरील पंपिंग स्टेशन 
पर्यंत . 
पूर्व : अरुणावती नदीवरील पंपिंग स्टेशन पासून अरुणावती नदी 
लगत मा . आमदार श्री . अमरिशभाई पटेल यांच्या बंगल्यावरून रस्ता 
ओलांडून अरुणावती नदीलगत रामसिंगनगर शाळे पावेतो . 
दक्षिण : रामसिंगनगर शाळेपासून नदीलगत नाना- नानी गार्डन वरून 
नदी लगत बौद्ध विहारच्या दक्षिण बाजू पर्यंत . 
पश्चिम : अरुणावती नदी लगतच्या बौद्धविहारच्या उत्तरेस शेत 
मळ्यामधुन दत्त चित्र मंदिरच्या दक्षिण बाजूने चित्र मंदिरच्या पश्चिमेकडच्या 

बोळीतून सनन सोडा पावेतो . 
१५ क्रांतीनगर 

अ स्थळ : जनतानगर , संपूर्ण क्रांतीनगर , टेकभिलाटी, पेढ्यामांगवाडा , १५ अ - अनुसूचित 
दत्त चित्र मंदिर , परिसर . 

जमाती ( महिला) 
एकूण लोकसंख्या उत्तर : स. नं . १६ जनतानगर मधील वाघाडी रोडवरील हसमुखलाल १५ ब - सवसाधा 
५ , ५४१ 

वाणी यांचे पिठाची गिरणी वरून पूर्वेस दिगंभर कासार , नाना टेलर 

यांचे घरावरून पूर्वेस नेहरू रस्त्याने न. पा . शॉ. सेंटर वरून ग्यानमाई 
अनुसूचित जाती 

हॉटेल पावेतो तेथून पूर्वेस रस्ता ओलांडून पिरबाबा वरून गिरासे पान 
लोकसंख्या- ६११ 

सेंटर पावेतो तेथून पूर्वेस लखीचंद अग्रवाल, दत्तचित्र मंदिर नादर 
अनुसूचित जमाती खाटीक यांचे घरापावेतो . 
लोकसंख्या -९६९ 

पूर्व : नादर खाटीक यांचे घरावरून दक्षिणेस बोळीने श्री. बबनभाऊ 
राजपूत यांचे घरापावेतो तेथून मेन गटारीने पश्चिम उत्तर कोपऱ्यावरील 
बखळ जागेपावेतो . तेथून पूर्वेस बखळ जागेने श्री . नंदलाल कोळी यांच्या 
शेतावरून क्रांतीनगरच्या मेन रोड पावेतो . 


रण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६ , २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३- चालू 


दक्षिण : क्रांतीनगरच्या मेन रोड वरून पूर्वेस रस्ता ओलांडून बुद्ध 
विहारच्या पूर्व बाजूने नदीकिनाऱ्यापर्यंत तेथून पश्चिमेस नदीलगत 
उंदरीनाल्यापर्यंत . 
पश्चिम : उंदरीनाल्याने उत्तरेकडील स . नं . १६ मधील जनतानगर 
मधील वाघाडी रोडवरील हसमुखलाल वाणी यांचे पिठाचेगिरणी पावेतो . 


दिलीप पांढरपट्टे, 
जिल्हाधिकारी, धुळे. 


धुळे , १२ ऑगस्ट २०१६. 


ANNEXURE 7 - A 


chhich 5790 / chifa / 94c6 /209& . - In exercise of the powers conferred on him by order No. SEC /MUN /2016 / 4 . 55 .90 /C7-6 , 
dated 15th June 2016 of State Election Commissioner , Maharashtra , the draft order fixing the number of seats to be 
elected and the extent of the Wards into which the said Municipal area ofMunicipalCouncil is to be divided and the 
Wards reserved for Scheduled Caste , Scheduled Tribes, Backwards Class of Citizens and Women (including Women 
belonging to the Schedule Caste , Scheduled Tribes and Backwards Class of Citizens) as the case may be as shown 
in the Schedule of the draft Order bearing No . 2016 / 05 / & T=4 / 79191/ 6 || - 1044 /2016 , date 27th June 2016 was published 
as required Order, by the provision to sub - section (1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayat and Industrial Township Act, 1965 for information of the residents of the Shirpur Warvade Municipal Council. 

DRAFT ORDER 


Whereas , the State Election Commission of Maharashtra by his Order No ,. SEC /MUN /2016 , SHICH 90 /61-6 , 
dated 15 June 2016 issued under sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Council Nagar Panchayats 
and Industrial Township Act. 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Shipur Warvade MunicipalCouncil the member 
of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , 
Backward Class of Citizens and Women ( including the number of seats reserved for the Women belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens), as shown below . 

1. The number of Councillors to be elected 


2. 


The number of seats to be reserved - 


(a ) 
(b ) 
(C) 


for the Scheduled Caste 
for the Scheduled Tribes 
for the Backward Class of Citizens 


3 . 


The total number of seats to be reserved for Women 
(including the number of seats to reserved for Women belonging the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) 


4 . Out of seats at serial number 3, number of seats reserved for Women belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as shown in item at serialnumber 2 ( a ), (b ), and (c ) respectively, 
are as under – 

(a ) for the Scheduled Caste 
(b) for the Scheduled Tribes 
( c) for the Backward Class ofCitizens 
5 . Number of seats reserved , for women as General Category 

( number of seats as serial number 3, minus number of seats at serialnumber 4 ) 


१४ 


__ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


Now therefore , in exercise ofpowers conferred on meby order No. SEC /MUN /2016 , sbhin 90 /ch1-6 , dated 15 June 
2016 issued under sub - section (2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayat and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) I, Dilip Pandharpatte , the Collector of Dhule District, hereby fix the No . and 
extent of the Ward in to which the said MunicipalCouncil area shall be divided and specify the wards in which seats 
shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including 
Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as the case may be 
as shown in the Scheduled to this order. 

The order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately following the date of this 
order. 

ANNEXURE - 3 
WARDWISE POPULATION ,GENERAL DESCRIPTION OF WARD AND RESERVATION 

SHIRPUR WARVADE MUNICIPAL COUNCIL ,GENERAL ELECTION 2016 - 17 
Ward Name of Total Ward 

Seat Description of boundary of the ward Reservation 
No. the 

Population , No . 

Category, SC , 
Ward No . Schedule Caste 

ST, BCC , 
if any Population , 

Women in SC , 
Schedule Tribes 

ST, BCC 
Population 

Category 
2 

3 
1 Nimzari Total 

АВ Place : Nimzari Naka , Patelnagar , 1- A - General 
Naka Population -4980 

Shastrinagar , Kiran Society, 
SC Population 

1 - B - Reserved 
Sharadanagar. 
209 North : Shirpur Bk ., Survey No. 47 from 

for General 
ST Population North -West dirn . to East Shirpur Bk . 

Women 
Survey No . 134 upto North East. 
559 

East : Shirpur Survey No . 134 from 
North -East Bk ., Survey No. 25 , S . No . 
20 s towards East inside 
Deshmukhnagar upto 18 / A Shri. Ladkar s 
home from there towards South Shri . 
Kalu Pundlik Khairnar upto Nakul 
Society s Plot No . 14 /B from there by 
crossing road towards East out of Plot 
No . 9 from house of Shri. Bapu 
Zendusing Rajput upto open space upto 
East South corner from there towards 
south up to electric pole across the road 
towards East from Krishnai building 
nearby open plot up to electric pole from 
there towards South upto water tank of 
Dandwatenagar from there towards East 
upto D . M . Patil Plot No . 87 - 
Dandwatenagar across road towards 
South from S . R . Patil Plot No. 82 upto 
P . V . Joshi s (Plot No . 69), house from 
there towards West upto Anil Dandwate s 
house from there across road towards 
South via Shri. Nana Koli s house via 
V . B . Patil s (Plot No. 1 Sadashivnagar) 
house via Dena Bank upto Navneet 
Rakhecha s house . 


South : towards from Navneet 
Rakhecha s house towards West via 
Shahada road upto Pitreshwar 
Rickshaw stop . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


94 


ANNEXURE - 3 – contd . 


1 


2 


3 


4 


West - Via Pitreshwar Rickshaw stop 
towards North upto Shri. Pingale 
Raosaheb s house towards East across 
the road upto Shri . Nana Vaidu s house 
( Pitreshwar Colony Plot No. 15 ) from 
there towards North via R . R . 
Sonawane s house upto Shri .Rajendra 
Patil s house ( Jai Hind Colony Plot No . 
34 ) From there across the road via Shri 
Paturkar s house towards West Upto 
Shri .Hamid Khatik s house from there 
across the road towards South 
Aaradhana Collection s via Shri. Chitte s 
house upto Shinde Arunai Plot (Plot No. 
7) from there towards West via Vimalbai 
Bhuvan s house upto Shri. B . D . Bhoi s 
house from there across the road 
towards South via V . M . Patil s house 
(Shastrinagar Aasha SmurtiPlot No . 27 ) 
upto Manoj Dayma s house from there 
towards West via Ram Provision upto 
Shri. Arun Brijolal Chaudhari s Morya 
Hotel and via Shri. Baban Hiralal 
Agrawal s house who lives near Nimzari 
Road towards North via Engineering 
College upto Survey No . 47 corner of 
North -West direction . 


2 


A / B 


Karwand 
Naka 


2- A - General 


Total 
Population -5250 
SC Population 


Place : Karwand Naka Shiv Parvati 
Colony, Omnagar, Bansilalnagar,Mayur 
Colony, Vidya Vihar, Nathnagar, 
Ashoknagar , Balajinagar, Dalalnagar, 
Lakshmi Narayannagar, Bhagwant 
Park , Dadusing Colony. 


2 - B - Reserved 

for General 
Women 


233 


ST Population 
847 


North : On the corner of West -North 
from Survey No. 136 Varwade boundary 
upto towards East Survey No . 143 from 
there via North corner by Varjhadi Road 
upto Survey No. 145 from there across 
Varjhadi road towards east via Survey 
No. 30 Filteration Plant towards East 
upto Survey No . 34 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


ANNEXURE - 3 - contd . 


1 


2 


3 


4 


East : by the border of Survey No. 34 
towards South upto the farmer of 
(Survey No. 44 ) Rajendra Tarachand 
Mali Karwand road from there across 
Karwand Road via Survey No. 47 via 
Survey No . 48 , Via B Pharmacy 
Padmavatinagar. 


South : from Padmavatinagar towards 
West from Shahada road to C .B . S . C . 
School upto Shri . Krishna Badgujar s 
Plot from there across the road via Shri 
Rajputs Shopping Center ( Bharakadevi 
ice - cream shop ) via Bank of Hyderabad 
Central Bank via IDBI Bank upto 
Dr. Kaje s Aashirwad Hospital . 


West : from Dr. Kaje s house towards 
North Bansilalnagar (Guru Krupa 
Provisional via K . D .Patil s House upto 
Prof. Sonar Sir s house cross the road 
via Shri. Ashok Kalal s House towards 
North upto ChandrakantGovindrao s plot 
from there across the road upto 
Shankarsing Vanjari s house from there 
towards , West upto Shri. Deshmukh s 
plot from there towards North via Jagan 
Rajaram Patil s plot across the road 
upto open plot of Shri. Rajendra Deore 
from there upto Rangbarkha Jewellary 
plot from there across the road towards 
West via Shri. D . S .Patil s plot upto 
house of Shri. Prakash Dodhu Thorat 
(Nathnagari ) from there towards North 
via Survey No . 146 upto the corner of 
Survey No. 136 West-North upto Survey 
No . 136 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


90 


90 


ANNEXURE - 3 - contd . 


1 


2 


A / B 


Sharad 
Chandra 
nagar, 
Dudh 
Dairy 
Colony. 


Total 
Population -5064 
SC Population 
139 


3- A - Reserved 

for 
Scheduled 


Tribe 


ST Population 
1260 


Place : Bhaskar Bapu Colony, State 
Bank Colony, K . G . Nagar, 
Hulesingnagar, Valmiknagar Sharad 
Chandranagar,Ambikanagar,Malinagar, 
Bhupeshnagar. 
North : Nearby Shahada Highway 
Bhaskar Bapu Colony from the house 
of Shri. Vijaysing Narayansing Rajput 
towards East upto Janhavi Hotel s 
Rajpal Complex Karvand across road 
there across the road form these 
Manudada PetrolPump upto via Sharad 
Chandranagar upto Municipality Water 
Park compound . 


3 -B - Reserved 

forGeneral 
Women 


East : from there towards South upto 
Survey No . 56 , 57 , 59 East -South 
Survey No . 60 from there. 
South : from Survey No . 60 towards 
West via Survey No . 6 Varwade 
Boundary upto the house of Vasudev 
Deore (Survey No . 8 Shankar Pandu 
Malinagar) from the house Vasudeo 
Deore across the road towards West 
via Board of Valmiknagar Mitra Mandal 
(Friend Circle ) towards South upto 
Radha Medical Stores , Sai Auto Parts 
upto the house ofDevakabaiNimaji Mali 
from there towards North from the house 
of Fakira Wagh towards North upto Shiva 
Bhika Bhoi s house from there towards 
East upto grocery shop of Sumanbai 
Bhoi from there across the road towards 
North upto public toilet near Aadi Janata 
School from there towards North nearby 
compound of genning press upto 
Bansilal Ramdas Koli s house from 
there near compound of genning press 
towardsWest via road upto West South 
corner ofMarket Committee , from there 
from South via Babusing Bhalsing 
Rajput s house via Chaitraro Bhoi s 
house via Shri. Reva Bhoi s house from 
there towards West upto house of Shri. 
Pravin Rupchand Bhoi s house from 
there via West lane via Bhanudas 
Shimpi s house upto Shri . Gopal Krishna 
Paan Center upto Shri . Dhananjay 
Papad Center 
West : from Shri. Dhananjay Papad 
Center towards North via Market 
Committee main Gate via Medical upto 
the house of Shri. Vijaysing Narayansing 
Rajput. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


ANNEXURE - 3 - contd . 


1 


2 


5 


4 


A / B 


Subhash 
Colony 


Total 
Population 
5383 


Place : Adarshnagar, Subhash 
Colony, Cottage Hospital Bhoi Galli, 
Christian Church Gautamnagar, 


4 - A - Reserved 

for 
Backward 
Class 
Women 


SC Population 
363 


4 - B - General 


ST Population 
446 


North : upto Professor A . D .Patil s 
house Shastrinagar further upto Raju 
Marwari house at East further towards 
North upto Ujwal Chavan s house near 
open place further upto Mahendra 
Bagal s house at East further crossing 
the road via Sharad Suryavanshi s 
house at North then via Plot No. 57 
then via Mr. L . K . Patil s house and 
Mr. Suryvanshi s house upto Akshay 
Apartment. 


East : Via More Raosaheb house 
South ofAkshay Apartment then via 
Pitreshwar Colony Plot No. 3 upto Mr. 
Shalik Shinde s house by South road 
further crossing the road towards 
West via Ashok Shriram s house then 
by South road upto Mr. Ghanshamdas 
Haswani s house Plot No. 36 further 
by South road upto Shahada road 
further crossing the Shahara road 
towards East upto Adv. 
Sonawane s Bungalow further 
crossing the road towards East via 
Marchant Bank upto Laxman Mali s 
house further via Cottage Hospital at 
South then via Telephone Office upto 
Electrical DP of R . C .Patel School. 


South : Starting From DP of R . C . 
Patel School via Main Building 
East South Comer then upto West 
South corner ofMunicipality further 
towards South East corner via 
Municipal Fire stand further crossing 
the road towards Bharja Gas upto 
corner ofGymkhana at Nimzari . 


West : Starting From Gymkhana 
Corner via Gautamnagar,Municipal 
Shopping Center upto Paan shop 
Nimzari Naka . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


98 


ANNEXURE - 3 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


A / B 


Gurudatta 
Colony, 
Mahalaxmi 
Colony . 


Total 
Population 
5098 


Place : Gurudatta Colony, Sandipani 
Colony, Shrinagar , Milindnagar, Shiv 
Shakti Colony , Gayatri Colony, 
Saraswati Colony, Professor Colony. 


5 -A - Reserved 

for 
Backward 
Class 
Women 


SC Population 
142 


North : West from North corner Survey 
No . 52 Shirpur upto East Survey No . 
140 . 


ST Population 
524 . 


5 - B - General 


East : to South from Gents hostel to 
Puja Provision from there by crossing 
road Shiv Shakti Colony, Gayatri 
Colony, Saraswati Colony, Professor 
Colony. South from Shri . Nikam Aba s 
Shopping Center to Kishor Rathi s 
Hospital. Professor Colony upto 
Karmaveer Offset. 


South : from there towards West from 
Professor Marathe s house from Shri. 
Vijay Pandit s house up to Mr. Pathan s 
house . 


West : by Rivulet from Shri . Ramesh 
Kapare s house upto Mr. Bedse s house 
from there towards West by crossing 
Undri Rivulet towards West up to in 
Shrinagar Mr. Shriram Vasave Plot No. 
36 towards South from Plot No. 33 of 
Vinod Patil s Rivulet from West Side Plot 
No. 39 from Mr. Sanjay Hadhav s house 
compound . Survey No . 33 Shirpur Kh. 
Wadhadi up to asterisk from Wagbadi 
asterisk Survey No. 24 Shirpur Kh . 
Towards North from Survey No. 30 up 
to West North Survey No. 52 . 


6 


A / B 


Mujawar 
Wada 


Total 
Population 
5346 


6 - A - Reserved 

for Women 
Backward 
Class 
of Citizen 


SC Population 
263 


Place : Ganesh Colony, Idgahnagar, 
Mujawarvada , Badagaon Musjid . 
North : Starting from Mr. AltafGambhir 
Manyar s house at West North corner 
adjacent to Undarinala ganesh Colony 
upto Mr. Sitaram Vaidus s house further 
via Ushabai Nagraj Pawar house upto 
South Nala . Further upto North East 
corner Urdu School further towards East 
via Jakir mistari s house then via 
Professor Colony open space upto 
Godown of Mr. Bomilwale . 


ST Population 
199 . 


6 - B - General 

Women 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


ANNEXURE - 3 - contd . 


1 


2 


3 


А / В 


East : From Bomilwale s Godown via 
Mujawar Shopping Center upto Khalida 
bi Aapa s further towards West upto 
Badagaon Musjid via badagaon Musjid , 
further towards South via Mr. Badgujar , 
Dilip Lohar house upto the North East 
corner Mr. Rajendra Shimpi s house 
Further towards South via Dada Ganpati 
Chowk upto Dr. Ambedkar Statue. 


South : From Dr. Ambedkar Statue 
towards West via Ratilal Fulhare s house 
Fulhare Chowk then via Kamlesh Jain 
house upto Mr. J. S . Patil s house further 
crossing the road towards West upto 
Public Urinal futher towards North via 
Mr. Nanabhau Guray s house upto 
Mr. Budhu Popat Sonar house at East 
futher towards North upto Musjid further 
towards West upto Yakub Pathan s 
house further crossing the road upto 
Khan provision . Further via Western lane 
upto Sayad Raffik Sayad Ismail s house 
further via Southern nala upto Bashir 
Sheikh Anvar house further crossing the 
nala towards East upto Sayad 
Mehmood Sayad Noor s house as West 
North corner. 


West : via Mehmood Noor s house 
towards North by road upto Suresh 
Mail s house further towards West via 
Kishor Patil s house upto nala via West 
boundary further towards North via nala 
further via Pramilabai Yashupal 
Ramole s house upto Altaf Gambir s 
house as West North corner. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


29 


ANNEXURE - 3 - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


A / B 


Jantanagar 
Bharatsing 
nagar. 


Total 
Population 


Place : Jantanagar , Bharatsingnagar, 
Ruberi Godaun Nehetar Colony Area . 


7 -A -Reserved 
for Scheduled 
Class Women 


4979 


SC Population 


7 - B - General 


712 


ST Population 
341 


North : S . No. 18 via Nalla at West North 
Corner,towards East by road upto North 
East corner. Further towards South via 
Idgahnagar Kabrasthan road via 
Raffiyoddin Mohiyoddin house s towards 
South via Idgahnagar road via Majid 
Shaikh Hamid Patava ,Malak ArifMalak 
Afajal s house upto Arrifbeg Musabeg 
Bhangarwala s house by road . 


East : towards South upto Gulab Nathu 
Patil s house further towards South via 
Sidharthnagar public toilet upto Mr. 
Devram Thorat s house upto Kailas 
Painters house from there towards East 
by crossing road from bridge upto Mali 
Samaj Mangal Karyalaya from there 
towards South upto Mr. D . P . Mali , Mr. 
Dilip Anansa s old house from there 
towards East from Vishram Ragho Mali , 
Mr. Subhash Mali by crossing road from 
Mr. Shirsath s house up to Mr. Lakha 
Patil s house from there towards South 
from Mr. Ramesh Patil. Mr. Padmakar 
Deshmukh s house upto Dr. Vanis 
Clinic . 


South : From Dr. Vanis Clinic towards 
West from Mr. Aaba Dhakad s house 
upto mill from there towards West by 
crossing road from Sushilabai s 
Traymbak Dhakad s house, from 
Sitaram Hari Patil s house from incline 
up to Kanya School gate from from 
Neharu road Adi Janta School upto 
Maruti Temple of Jantanagar . 


West : From Maruti temple towards 
North from Undri Rivulet up to West upto 
S . No. 18 West North corner. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


ANNEXURE - 3 - contd . 


1 


2 


Dena 


Total 


A / B 


Bank / 


Population 
4977 


8 - A - Reserved 

for Backward 
Class of 
Citizen 


Chaudhari 
Lane . 


SC Population 


113 


8 - B - General 

Women 


ST Population 
92 


Place : Khatik Lane , Chaudhari Lane, 
Rangrejtek , Dhangarwada , Jain Gujarathi 
Lane , Marathe Lane , Rath Lane . 
North : Starting From Maruti Temple 
(Marathe Lane ) via Mr. Narendra Patil s 
house upto Mr. Nasimoddin Safroddin s 
house . Further From South Lane via Mr. 
Ajijkhan s house then via Mosin Janab s 
house then via Kishorsing Madansing 
Pawar s house then via South 
Mr. Nanabhau Zulal Guraw s house upto 
Mr. Machchhindra marathe s house 
Further upto Mrs . Daga Vani s house at 
North -East Corner Further via Mr. Bhima 
Shaha s house ( Jain Temple ) upto Mr. 
Vijay DagadulalGujrathi s house further 
Crossing the Road Starting From Fullari 
Chowk From Eastern side lane upto 
Dr. Babasaheb Ambedkar Statue 
towards South . 
East : upto Late Devidas Pithamber 
Chaudhari , D . K . Chaudhari , old Dena 
Bank further crossing the road towards 
East via Mr. Chavan s Shopping Center 
upto Mr. Almadar Bohri s house further 
via Adv. Sonawane , Mr. Fulchand Bari , 
Chawdi upto Rathi Provision , Nehru 
Road . 
South : Starting From Rathi Provision 
towards West via Smita Patil Town hall 
then via Dr. Vikram s Clinic upto Smt. 
Sindhubai Chintaman Nhavi s (opposite 
to kanya school) further crossing the 
rumble via Mr. Vanji Ananda Dhobi s 
house then via Chandanbai Arjunsing 
Pawar, O . S . Jadhav s house upto 
Shivaji Tailors house . Further towards 
South upto Mr. Bhupendrasing 
Sardarsing Rajput s house then crossing 
the road towards East via Mr. Tarachand 
Dipchand Sonar s house upto p . B . 
M . High school further towardsNorth via 
Mr. Sahebrao Dhangar house upto 
Dr. Agarkar s Clinic further towardsWest 
via Balaji Temple upto Arvind Shukla s 
house further towards North via Rath s 
house upto Mr. Raghu Mali s house . 
West : From Mr. Raghu Mali s house 
crossing the road s towards West via 
Mr. Bhika Mali s floor Mill upto Public 
Toilet further towards North via Mr. 
Sadashiv Mali, Mr. Yashvant Mali s 
house upto Maruti Temple at 
Sidharthnagarale Lane. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


23 


ANNEXURE - 3 - contd . 


1 


2 


A / B 


Mali Lane / 
Marwadi 
Lane 


Total 
Population 
4796 


9- A - Reserved 

for Backward 
Class Women 


SC Population 


9 - B - General 


62 


ST Population 
35 


Place : Mali lane , Marwadi lane. 
Chaudhari lane. 
North : Upper town from Ambedkar 
Statue s front Mr. Dagdu Vanji 
Chaudhari s North West corner towards 
East from lane towards North via 
Shevantabai Baburao Thorat s house 
upto Bhika Hasrat Chambar s house 
from there East crossing road from 
Mr. Hasrat Sampat Chambar s house 
via near Women s Public Toilet 
Mr. Babulal Chaudhari s House upto in 
Daru Mohalla Mr. Gulab Mistry s house 
from there crossing road towards East 
via Natthu Nadar lala Hiraman Mahajan s 
house up to Rajaram Nhavi s shop from 
there towards South across road via 
Mr. Shyam Dhakad s house upto 
Raghunath Parashram Jagiy s house 
from there towards East across road via 
Mr. Popatlal Atmaram Gujarathi s house 
Mr. Bharat Gangaram Shimpi via 
Mr. Yashwant Parashram Baviskar s 
house upto Mr. Narendra Subhash 
Baviskar house from there towards South 
from Mr. Chhagan Natthu Shimpi s 
Mr. Sachin Bhatu Sonar s house upto 
Mr. Ashok Bhavsar s flore mill . 
East : From there across road upto 
Vittaal temple from there from East road 
upto Bhagwat Motar School s office from 
there towards South from Rajendra 
Vasantrao Sonawane s house upto 
Dr. Ostwal s house from there 
Mr. Eknaths Premchand Bhawsar s 
house upto corners South facing Maruti 
temple . From South facing Maruti 
temple across road towards West 
Mr. Gajanan Digambar Mithbhakre s 
house upto from there Westside lane 
from Mr. Manoj Mohanlal Sharma s 
house upto Shubham Mahila store from 
there across road via Mr. Rajendra 
Sharma s house from there across road 
from Mr. Dilip Shantilal Parekh s house 
upto Mr. fida Ali Bohari s Godown . From 
Mr. Fida Ali Bohari s shop towards South 
across road from Mr. Jagdish Chhaganlal 
Agrawal s house upto East corner 
Bagayatdar Sangha from there towards 
South upto Pushpanjali Pan Center. 
South : From Pushpanjali Pan Center 
via Nehru road upto Raj (Flower s Shop ) 
Ful Bhandar. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


ANNEXURE - 3 - contd . 


1 


2 


3 


4 


West : towards North up to Jalgaonwala 
Bohari, Shrikrushna Medical from there 
across road towards West from 
Mr. Dilip Chaudhari s tea shop up to 
D . D . C . Bank from there towards North 
Dr. Jain , Chaudhari Bhawan . Mr. Shyam 
Ishi s house upper town up to North 
West corner of Mr. Dagadu Vanji 
Chaudhari front of Ambedkar Statue . 


10 


A / B 


10 -A - Reserved 


Mandai 
Mohalla 


Total 
Population 
5512 


Place : Madina Mohalla , Mandai 
Mohalla , Near Municipal Council slum 
area ,Koliwada . 


for 


SC Population 
112 


Backward 
Class 
Women 


TU 


General 


ST Population 
295 


North : Starting From Muslim Samaj 
Mandir , Balemia Haal West North 
Corner towards East via Mr. FirojKaji s 
Godown upto Municipal Shopping 
Centre Further crossing the road via 
Mr. Privin s hotel upto Mr. Sitaram 
Vaidu s house N . P . Slum at West - 
North corner and towards North upto 
Dalu Jangalu Bhil s house . 


East : Further towards East upto Mr. 
Balu Baburao Dhangar s house further 
towards South upto Muslim Madarsa 
further via open space upto Dr. Bhandari 
Shopping Center further crossing the 
road via Mr. Vasim Pathan house 
towards South direction via Anvar Beg s 
house further upstairs towards East then 
via Farukh Sattar house s towards 
South then crossing the road upto 
Musjid . 


South : upto Dr. Salim s house towards 
North further crossing die road towards 
West via Mansuri Pan Center then via 
public toilet Guttar upto Mr. Chaudhari s 
farm further crossing the road towards 
West via Mr. Shenpadu Mahadu s 
house then via Mr. Sadashiv s house 
then via Mr. Govind Marathe s house 
upto Mr. Shaikh Salim s house upto 
musjid towards West 


West : From Mr. Firojkaji,Mohamadia 
Chowk at East upto Balemia haal. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


R4 


ANNEXURE - 3 - contd . 


1 


2 


4 


Ambika 


A / B 


3 
Total 
Population 
5370 


11 - A - Reserved 


nagar 


Place : K . G . Road , Ambikanagar, Old 
Water Tank Surrounding Market Raod , 
Patil Wada , Bari Lane. 


for 


Backward 
Class of 
Citizen 


SC Population 


288 


ST Population 
264 


11- B - General 

Women 


North : Behind the office of Municipality 
from the house of Shri. Gaffar Khatik 
upto East by crossing road via R . C . 
Patel Compound Wall via School No . 2 
of East compound electric DP from there 
via Municipality Shopping Centre, North 
East corner. From there by crossing 
road to East near Ambikanagar, near the 
Market Gate , near Jayesh Grocery 
Stores upto mahila Ladies tailor, Alka 
Rajendra Chaudhari,Mirabai Survanshi s 
house from there to South via lane upto 
Shri . Rohidas Nimba bhoi, Usman 
Ahmed s house from there to East by 
crossing road from the house of Sanjay 
Motiram Bhoi, Barku Tukaram Bhoi s 
house , from the direction of South from 
Munak Shaik Abbas s house by 
Descending stair to East upto the house 
ofUkha Bhoi. 


East : On the K . G .Road from the house 
of Ukha Bandaru Bhoi to South 
Rukhsana Saiyyad Ahmed , Hiri 
Ramchandra Mali s Grocery shop via 
Lakadi Vakhar upto Jantaraja Colddrink 
Shop on market road from there by 
crossing road behind the Maruti temple 
from Yogeshwar Pan Centre to South 
from the house of Daga Ganji Bhoi upto 
Satynarayan Printing Press . 


South : from the Satyanrayan Printing 
Press to West from the house of S . G . 
Gupta upto Balaji Temple from there by 
crossing road upto Garud Flag from there 
to South via Durvakar Clinic via Balaji 
Medical Stores by crossing road from 
Mahamad Akhtar Shaifi Teli s shop from 
Mahadev Printing Press upto Bajrang 
Loundry from there to West upto 
Shraddha Jewellers . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


ANNEXURE - 3 - contd . 


1 


2 


3 


West :- from Shradda Jewellers to North 
via lane from Chandni Dress Material 
upto the house ofGovind Agrawal from 
there by crossing road from the house 
of Dhudku Sonar upto the house of Anil 
Uttamrao Patil From there by crossing 
road to North from the building of 
S . K .Agrawal, to North side lane from the 
house of Pramod Bari near Kharewada 
via corner West - North upto the house 
of Jagdish Bari from the there upto to 
the house of Shri . Jain on Bramhtek road 
from there East side by crossing road 
from the house of Sunil Jagannath Bari 
upto the house of Vilas Deshpande to 
North side from there to East site the 
office of Ghanshyam Kulkami, upto the 
house of Janardan Pandit from there 
crossing road from the house ofRamesh 
Mukundrao Patil upto West Side Sunil 
Patil s house from there to North side 
upto the house of Rajendra Baburao 
Patil, B . Vilas Bhaviskar from there by 
crossing road from the house of 
Nandkishor Baviskar upto West side 
Dhakad Samaj Shopping Centre from 
there to East side upto Dashrat is 
Bhamre s house from there North side 
via Madina Masjid via Bishmilla Bakery s 
house Unus Shaik Fakira from there 
North via lance from house of the Mosin 
Saiyyad to West via lane Descending 
stairs West from the house of SaiRauf 
Sai Bhikaya North East via lane Tavkkal 
Provision Stores from there by crossing 
road from the Flour Mill behind Bhandari 
Shopping Centre upto the house of 
Pawar teacher from there by crossing 
road from compound wall of SchoolNo.2 
West side behind the Municipality 
Office , slum areas from the house of 
Musabhai Miya Pirjari via road the hosue 
of Pitambar Raman Koli , Sahebrav 
Budha Mali upto the house of Gaffar 
Khatik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


20 


20 


ANNEXURE - 3 - contd . 


1 
12 


2 
Buddya 
wada 


6 
12 - A - Reserved 


A / B 


Total 
Population 
4816 


for 


Scheduled 
Caste 


SC Population 
1787 


12 - B - General 

Women 


ST Population 
323 


Place : Buddhwada , Kismatnagar, 
Pardhipura , Chambharwada . 
North : On K . G . Road . From the house 
of Shakil Shaikh in Ambikanagar upto 
Abhiman luka Koli s house , from there 
to South upto Adjanata School, from 
there to West from Prince Tailor upto 
Jagan Fakira Wagh s house from there 
to South by crossing road . Getting on 
staircase in Kismatnagar from the 
Municipality School upto bansilal 
Namdev Chunar s house , from there to 
East by crossing road , from Habibsha 
Kasamsha s flour Mill to Pravin Pawar. 


East : Upto Jaibhadra Electrical from 
there to South , from the Municipality 
Shopping Centre from there Swami 
Radium from Municipal Shopping Centre 
upto Ravindra Dhobi s Shop . 


South : South from there to West by 
crossing Naka from the Shrihari 
Lingchya Yadgireevar s house upto 
Sahebray Chhagan Mali s house from 
there by crossing upto Bhalchandra 
Jagannath Mali s house from the house 
of Prakash Shamrav Mahale s upto 
South , upto Pandarinath Ratilal Ahere s 
house from there to West from the house 
of Sitaram Vitthal Mahale , Kashinath 
Nimba , Madhukar Maniram , Mohan 
Tukaram s house upto Dilip Ganpat 
Mahale s house 


West : West from the house of Dilip 
Ganpat Mahale from there to North from 
the house of RambhabaiManku Pardhi s 
house upto Shriram Devji Pardhi s house 
from there East upto the house of 
Dagadu Bansilal Bari s house from there 
to North upto Sunil Bhatu Patil s house 
from there by crossing road upto Mohini 
Beauty Parlor from there to West from 
the house of Ramdas Kalal from the 
house ofKisan Hari s Bhoi s house upto 
Bauddha Marriage Hall from there by 
crossing road upto toilet from there to 
North from the open place of Babalu 
Patil, from the K . G . Road over the bridge 
of Walmiknagar to North from the K . G . 
Road from the house of Ukha Bondaru 
Bhoi s house upto Shakil Shaikh house . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


ANNEXURE - 3 - contd . 


4 


1 
13 


2 
Warvade 


A / B 


3 
Total 
Population 
4819 


13 -A - Reserved 


for 


SC Population 
202 


Backward 
Class of 
Citizen 


ST Population 
250 


13 - B - General 

Women 


5 
Place :Warvadegaon , Mahadev Mandir 
Chowk , Open Naytygrub , Sunderwadi. 
North : From West North Corner of 
Irrigation Compound on Karvand Road 
upto Mandal boundary behind the Dudh 
Dairy Colony towards East . 
East : From the Mandal boundary to 
South near Arunavati River upto 
Municipality s Pumping Station , 
South : From the Municipality s 
Pumping Station from the farm . From 
Shri Chintaman Mali s house . From 
Phule Statue upto Shri. Pagare s Krushi 
Centre on MandalRoad . 
West : From Shri . Pagare s Krushi 
Centre to North . From Ayodhya 
Complex Mandal Road upto Irrigation 
Dept. Office . 


14 


АВ 


Ramsing 
nagar 


Total 
Population 


14 - A - Reserved 

for 
Scheduled 


4974 


Tribe 


SC Population 
379 


Women 


14 - B - General 


ST Population 
876 


Place : Ramsingnagar, Bhoiwada , 
Kashiramnagar , Bhandari Chitra 
Mandir Parishar , Machhibajar Parisar. 
North : Starting From Datta Chitra 
Mandir Sanan Soda Hotel towards East 
via Nehru road Bhairav upto Mr. Suresh 
Mathur s building further crossing the 
road towards North via Ramesh Medical 
then via Mr. Sonu Shikari s Shop , 
Khandu Bhika Bhoi, Lavkush Sadi 
Center upto Jinagar s Mill further 
towards East via Mr. Rama Bhoi s house 
then via Tarantaran Temple , Dilip Jain 
house then via Madukar Shimpi s house 
byWest lane upto Suresh Mali s house 
at South further towards West upto 
Mr. VasantMali s house further crossing 
the road West via Mr. Udaysing Salunke 
house then via Prakash Bari , Milind 
Chitte s house upto Mr. Jagdishbhai 
Patel s house further crossing the road 
towards East via professor A . B . Patil s 
house then via Bakhal Land Near 
Mr. Bansilal Chambhar, Eastern lane 
then upto Brijlal Mali house further 
towards North upto Mr. Rameshwar 
Yashwant Mahajan s house further by 
Eastern lane Starting from Bakhal land 
upto Mr. HimmatMistary s house further 
towards East via Nala upto Mangal 
Mansaram Bhoi s shop further towards 
East upto Bapuji Hotel Further crossing 
the Mandal road via Dipak Engineering 
then via Fule statue then via Narayan 
Soma s house upto Pumping Station 
Arunavati River. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


28 


ANNEXURE - 3 – contd . 


1 


2 


3 


4 


5 
East : Starting From Pumping Station 
via M . L . C Mr. Amrishbhai Patel s 
Bungalow further crossing the road upto 
Ramsingnagar School adjacent to 
Arunavati river 


South : Starting from Ramsingnagar 
School via NanananiGarden upto South 
site of Buddha Vihar 


West : Starting from farm near North of 
Buddha Vihar adjacent to river via Datta 
Chitra Mandir s South side upto Sanan 
Soda via West lane of Chitra Mandir. 


15 


Krantinagar 


A / B 


Total 
Population 
5541 


15 - A -Reserved 

for 
Scheduled 
Tribe 
Women 


SC Population 
611 


15 - B - General 


ST Population 
969 


Place : Jantanagar, Krantinagar , 
Tekbhilati , Mang Garudiwada , Datta 
Chitra Mandir Parishar 
North : From the Bridge of Survey No. 
16 Jantanagar, Waghadi road upto 
Hasmulal Vani s Floor Mill upto East 
side home of Digambar Kasar, Nana 
Tailor to East from the Nehru road from 
the Municipality Shopping Centre upto 
Gyanmai hotel from there to East by 
crossing road from the Pirbaba upto 
Girase Pan Centre from there to East 
upto Lakhichand Agrawal, Datta Chitra 
Mandir, Nadar Khatik s house . 
East : from Nadar Khatik s house to 
South from the lane upto Shri . 
Babanbhau Rajput s house from there 
via main guttar upto open place near 
West - North corner from there via open 
place from Nandalal Koli s farm upto 
Krantinagarmain road 
South : From Krantinagar main road 
towards East across the road upto 
Bauddha Vihar East Side river bank from 
there upto West Side Undrinala Near the 
river. 
West : From Undrinala towards North 
upto Sur. No . 16 bridge in Jantanagar 
waghadi road upto Hasmuklal Vani s 
Floor Mill . 


DILIP PANDHARPATTE , 

Collector, Dhule . 


Dhule , 12th August 2016 . 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


परिशिष्ट ७- ब 


२४ 


क्रमांक नपा/ कावि / १५८८/ २०१६. - मा . उपसचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ नप- २०१६/ प्र . क्र . १० / का -६, 
दिनांक १५ जून २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० चे कलम १० (१) खाली धुळे जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविलेल्याप्रमाणे 
नगरपरिषद दोंडाईचा वरवाडे क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा पत्र क्रमांक 
२०१६ / क/ कक्ष-५/ नपाप्र/ कावि १०४४ / २०१६ , दिनांक २७ जून २०१६ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम १९६५ (सन १९६५ चा अधिनियम क्रमांक ४०) चे कलम १० ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषदेतील 
क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून , जिल्हाधिकारी , धुळे 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १० (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेशाचा मुसदा 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) चे 
कलम ९ पोट - कलम (२) अन्वये राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचेकडील मा . उपसचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रमांक 
रानिआ / नप-२०१६/ प्र.क्र . १० / का -६, दिनांक १५ जून २०१६ अन्वये त्यांची दोंडाईचा नगरपरिषदेच्याबाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडणुकांच्या 
सभासदांची संख्या, ( अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवण्याच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 

( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) . 
( ४) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ (अ), (ब) व (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गीय स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या खालीलप्रमाणे राहील - 
( अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा). 
त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांच्याकडील आदेश क्रमांक रानिआ /मनपा - २००५/प्र.क्र . १७ / का -५, दिनांक ३ मे २००५ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० पोट -कलम (१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी, धुळे याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची 
व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासप्रवर्गातील स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


( ३ ) 


रि 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट -- ३ 
प्रभागनिहाय लोकसंख्या , प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 

दोंडाईचा वरवाडे नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक , २०१६ -१७ 
प्रभाग प्रभागाचेनाव प्रभागाची एकूण लोकसंख्या अनुसूचित जागा प्रभागाची व्याप्ती 
क्रमांक असल्यास जातींची लोकसंख्या अनुसूचित क्रमांक ( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 

जमातींची लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती 
किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे अनु. 
जाती/ अनु . जमाती/ 

नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रियांसाठी ( अनु. 
जाती / अनु. जमाती/ 
नागरिकांच्या 
मागासवर्ग 


१ रेल्वेलाईन उत्तरे - प्रभागाची एकूण लोकसंख्या -३५९२ १ ( अ ) उत्तर : शहराच्या वायव्य दिशेचा स. नं . १७३ १ अ - अनु . जमाती 
कडील भाग संत अनु. जातींची लोकसंख्या-२७ 

पासून सरळ पूर्वेकडे शहादा रस्ता ओलांडून स. १ ब - सर्वसाधारण 
कबीरनगर , सिंधी अनु. जमातींची लोकसंख्या- ६८२ १ ( ब) नं. २५१ पर्यंत दाऊळ सिमेलगत अमरावती नदीच्या महिला 
कॉलनी व परिसर 

पश्चिम किनाऱ्यापर्यंत . 
दादासाहेब हाउसिंग 

पूर्व : शहराच्या ईशान्य दिशेचा स. नं . २५१ 
सोसायटी स्टॉर्च 

पासून अमरावती नदीच्या पश्चिम किनाऱ्याने सरळ 
फॅक्टरी परिसर शरद 

दक्षिणेकडे अमरावती नदीच्या रेल्वे पुलाजवळील 
पवारनगर, तोरणमाळ , 

स . नं . २८८ पासून रेल्वे लाईन पुलाजवळील स . 
टेलीफोन एक्सचेंज 

नं . २८८ पर्यंत . 
दाऊळ रोड परिसर . 

दक्षिण : अमरावती नदीच्या रेल्वेपुलाजवळील स . 
नं . २८८ पासून रेल्वे लाईन धरून सरळ पश्चिमेकडे 
स. नं . ३३६ पर्यंत रामी शिवार . 
पश्चिम : रेल्वेलाईन लगत स . नं . ३३६ पासून 
सरळ उत्तरेकडे शहराच्या वायव्य दिशेला स . नं . 

१७३ पर्यंत . 
२ चैनी रोड, संगम- डेअरी प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ४२५० २ ( अ) उत्तर : अमरावती नदी ईशान्यकडील वरवाडे स . २ अ- नामाप्र 
परिसर , गोविंदनगर , अनु. जातींची लोकसंख्या -४३१ 

नं . २२ पश्चिमेपासून मंदाणेच्या सिमेपर्यंत . 

महिला 
रमाई- नगर , सिद्धार्थ- अनु. जमातींची लोकसंख्या- १५२ २ ( ब ) पूर्व : वरवाडेशिवार स. नं . २२ च्या पूर्व किनाऱ्याने ब- सर्वसाधारण 
नगर, हॉटेल मोनाली 

सरळ दक्षिणेकडे रेल्वेलाईन ओलांडून वरवाडे 
परिसर , पोलिस लाईन 

स . नं . ६१ च्या पूर्व टोकापर्यंत . 
शनिमंदिर परिसर . 

दक्षिण : वरवाडे स. नं . ६१ च्या उत्तर टोकापासून 
ते पश्चिमकडे जुना विखरण रस्त्याने आर. डी . 
एम . पी . हायस्कूलच्या उत्तर बाजूने सरळ 
पश्चिमेकडे वसंत चव्हाण यांच्या घरापर्यंत . 
पश्चिम : वसंत चव्हाण यांच्या घरावरून सरळ 
उत्तरेकडे अरुण तांबोळी यांच्या घरावरून युसुफ 
गंभीर यांच्या घरावरून पश्चिमेकडे नबु हाजी छोटु 
बागवान यांच्या घरावरून सरळ पारेश्वर मंदिरापर्यंत 
भोगावती नदीच्या पूर्वकिनाऱ्याने सरळ उत्तरेकडे 
अमरावती भोगावती नदीच्या संगमावरून रेल्वे पूल 
ओलांडून उत्तरेकडे वरवाडे स. नं . २२ पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट - ३-- चालू 
१ २ 
३ डॉ . बाबासाहे ब प्रभागाची एकूण लोकसंख्या -४४१६ ३ ( अ ) उत्तर : डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक भोगावती ३ अ - अनु . जाती 
आंबेडकर चौक , आर. अनु. जातींची लोकसंख्या -१०८४ 

नदीच्या पश्चिम किनाऱ्यापासून सरळ पूर्वेकडे जुना महिला 
डी . एम . पी . हायस्कुल अन . जमातींची लोकसंख्या- ४९३ ३ ( ब ) विखरण रस्त्याने लेडुर नाला ओलांडून वरवाडे । 

रस्त्यान लडर नाला जालान परपा 3 ब - सर्वसाधारण 
परिसर, गौसियानगर , 

भाग, स. नं . ६१ पर्यंत . 
गोपाळ कृष्ण मंदिर 

पूर्व : वरवाडे स . नं . ६१ च्या उत्तर टोकापासून 
परिसर , गोपालपुरा , 

सरळ दक्षिणेकडे वरवाडे स. नं . ०७ पर्यंत भोगावती 
कब्रस्तान परिसर , 

नदीच्या पूर्वकिनाऱ्यापर्यंत . 
र ज्जा कॉलनी 

दक्षिण : वरवाडे भाग स . नं . ०७ च्या पूर्व 
दालमिल परिसर , 

टोकापासून सरळ पश्चिमेकडे वरवाडे भाग स . 
मांडळ रोड . 

नं . ०७ च्या पश्चिम टोकापर्यंत भोगावती नदीच्या 
पूर्वकिनाऱ्यापर्यंत . 
पश्चिम : वरवाडे स . नं. ०७ च्या दक्षिण टोकापासून 
सरळ भोगावती नदीच्या पूर्वकिनाऱ्याने डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर चौकातील पुलापर्यंत . 
४ गढी परिसर , पंचवटी प्रभागाची एकूण लोकसंख्या -३८०१ ४ ( अ) उत्तर : अमरावती नदीच्या पूर्व किनाऱ्यापासून सरळ ४ अ- नामाप्र 
चौक , मुन्ना चौक , अनु. जातींची लोकसंख्या -२४ 

पूर्वेकडे भोगावती नदी पुलाजवळ पूर्वकिनाऱ्यापर्यंत . महिला 
पाटील गल्ला, निबा अन . जमातींची लोकसंख्या- 343४ ( ब ) पूर्व : भोगावती नदीच्या पूर्व किनारा सरळ सप्तश्रृंगी त्यामा 
चौक , गांधी चौक , 

मंदिरावरून दक्षिणेकडे पारेश्वर मंदिरवरून पूर्वेकडे 
सोनार गल्ली, गाव 

नबु हाजी छोटू बागवान यांच्या घरावरून अरुण 
दरवाजा , जामा 

तांबोळी यांच्या घरावरून दक्षिणेकडे युसुफ गंभीर 
मस्जिद परिसर , स्वो . 

यांच्या घरापर्यंत . 
वि . प्राथमिक शाळा 

दक्षिण : युसुफ गंभीर यांच्या घरावरून पश्चिमेकडे 
परिसर , जोशीवाडी, 

भिमराज पान सेंटरवरून आंबेडकर दरवाजावरून 
न . पा . शाळा क्र . १ 

भतवाल रस्त्याने शिवशक्ती केटरर्स समोरील सरदार 
परिसर , अलंकार 

नुरा बागवान यांच्या घरावरून पूर्वेस भोई समाज 
टॉकीज परिसर व 

मंगल कार्यालय सरळ स्वो . वि . संस्थेने सरळ पूर्वेस 
पारेश्वर मंदिर दक्षिण 

बि . व्ही. जोशी यांच्या घरापर्यंत . 
बाजू परिसर . 

पश्चिम : बि . व्ही . जोशी यांच्या घरापासून उत्तरेकडे 
आझाद चौकावरून पश्चिमेकडे अमरावती नदी लहान 
पुलापासून अमरावती नदीच्या पूर्व किनाऱ्याने सरळ 
उत्तरेकडे गढी खाली शिवमंदिरापर्यंत . 


२ 


रण 


५ टेक भिलाटी अशोक - प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ३६३७ ५ ( अ ) उत्तर : न. पा . चे सि . स . नं . ५४५ दुकान केंद्रापासून ५ अ - अनु. जमाती 
नगर , आदर्शनगर , अनु. जातींची लोकसंख्या -३० 

सरळ पूर्वेकडे शहीद अब्दुल हमीद चौकापर्यंत माहिला 
स्टेशन भाग , जुगनू अन. जमातींची लोकसंख्या - ८६१ ५ ( ब) रेल्वे गेटपासून पूर्वेकडे अमरावती नदी रेल्वे पुलाच्या , 
चौक , महादेवमंदिर , 

पश्चिम बाजुपर्यंत . 
राममंदिर परिसर , 

पूर्व : रेल्वेलाईन पुलाच्या दक्षिणेकडून अमरावती 
हस्ती बँक परिसर . 

नदीच्या पश्चिम किनाऱ्याने सरळ दक्षिणेकडे शिवाजी 
उद्यानाजवळील लहान पुलापर्यंत . 
दक्षिण : शिवाजी उद्यानापासून सरळ पश्चिमेकडे 
व्यापारी भवनावरून सावंत हरी नेतले यांच्या 
घरापर्यंत . 
पश्चिम : सावंत हरी नेतले यांच्या घरापासून डॉ . 
अग्रवाल यांचे शांती क्लिनीक दवाखाना 
न . पा . शॉपिंग सि . स . नं . ४९६ पासून पश्चिमेकडे 
के. एस . कंजर यांच्या घरापासून ते गुरुकृपा रेडीमेड 
दुकानापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट -३ -- चालू 


सला 


६ बिजली हाउसिंग प्रभागाची एकूण लोकसंख्या -३८९९ ६ ( अ) उत्तर : स . नं . १६७ पासून सरळ पूर्वेकडे रेल्वे ६ अ - सर्वसाधारण 
सोसायटी, कृषी अनु . जातींची लोकसंख्या-८६ 

लाईन उड्डानपुलापर्यंत सरळ रेल्वे स्टेशन वरुन ४ ब- सर्वसाधारण 
बाजार समिती अनु . जमातींची लोकसंख्या- २४६ ६ (ब ) कमला ऑईल मिल रेल्वे गेटपर्यंत . 

महिला 
पटेल कॉलनी परिसर , 

पर्व : कमला ऑईल मिल, रेल्वे गेट शहीद अब्दुल 
कोठारी पार्क , रोटरी 

हमीद चौकाची उत्तर बाजूने सरळ पश्चिमेकडे 
परिसर , ओम शांति 

नविन तुफान हॉटेलपासून दक्षिणेकडे ग्यानचंद 
मंदिर परिसर 

मेडीकलवरुन सरळ दक्षिणेकडे श्याम सुंदर 
आप्पासाहे बनगर 

किराणावरुन पूर्वेकडे सि . स. नं. ४९६ समोरील 
परिसर , आनंदनगर , 

भावसार यांच्यावरुन दक्षिणेकडे जे . जे . 
अग्रेसन भवन परिसर , 

हॉस्पीटलपर्यंत . 
दत्त कॉलनी. 

दक्षिण : जे . जे. हॉस्पीटलपासून सरळ पश्चिमेकडे 
निर्मल हॉस्पीटलपर्यंत तेथून दक्षिणेकडे डी . पी . 
रस्त्याचे पश्चिम बाजूने शहादा धुळे वळन रस्त्यापर्यंत 
तेथून उत्तरेकडेनंदुरबार चौफुलीपर्यंत . नंदुरबार 
चौफुली उत्तर बाजूने सर पश्चिमेकडे सौरभ मंगल 
कार्यालयावरून पश्चिमेकडे स. नं. ७५ पर्यंत . 
पश्चिम : नंदुरबार रस्ता स . नं . ७५ पासून सरळ 
उत्तरेकडे स. नं . १६७ रेल्वे लाईनपर्यंत . 


च्या 


७ हुडको कॉलनी, डी . प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ३८०२ ७ ( अ) उत्तर : नंदुरबार रस्ता दक्षिण बाजूने स . नं . ७६ ७ अ- नामाप्र 
जे. नगर, गबाजीनगर , अनु . जातींची लोकसंख्या-११७ 

च्या उत्तर बाजूने रस्त्याने सरळ पूर्वेकडे नंदुरबार ७ ब - सर्वसाधारण 
विद्या अनु. जमातींची लोकसंख्या -३४२ ७ ( ब) चौफुली प्रिन्स हॉटेलपर्यंत . 

महिला 
नगर , जयहिंद कॉलनी 

पूर्व : नंदुरबार चौफुली प्रिन्स हॉटेल वळन रस्त्याने 
आकाश विहार 

सरळ दक्षिणेकडे होंडा शो - रुमच्या दक्षिण बाजूपर्यंत . 
परिसर, श्रीकृष्णनगर , 
पार्श्वनाथनगर, वृंदावन 

दक्षिण : वळण रस्ता होंडा शो - रुमपासून पश्चिमेकडे 
कॉलनी इत्यादी. 

सरळ स . नं . ६४ पर्यंत . 
पश्चिम : स . नं . ६४ च्या पश्चिम किनाऱ्याने सरळ 
उत्तरेकडे स. नं . ७६ च्या उत्तरेला नंदुरबार 
रस्त्याच्या दक्षिणेपर्यंत . 


महिला 


८ म्हाळसानगर, 

औंदुबर कॉलनी, 
दशमुखनगर , 
जनता कॉलनी , नूतन 
हायस्कुल परिसर, 
कॉलेज परिसर , 
कामगार कल्याण 
भवन परिसर , 
महादेवपुरा 
दक्षिणेकडील भाग , 
प्रोसेसर कॉलनी, 
महाबीज कार्यालया 
पाठीमागे उत्तरेच्या 
व पश्चिमेचा भाग. 


प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ३९१७ ८ ( अ) उत्तर : स . नं . ६४ च्या पश्चिम टोकापासून सरळ ८ अ- अनु. जमाती 
अनु. जातींची लोकसंख्या- १७५ 

पर्वेकडे वळन रस्ता होंडा शो - रुमपर्यंत , भावसार । ब - सर्वसाधारण 
अनु. जमातींची लोकसंख्या- १८६८ ८ ( ब) सरांच्या घरासमोरून नाईक आप्पा यांच्या घरावरून । 

जनता कॉलनीपर्यंत . 
पूर्व : महादेवपुरा इदगापासून अमरावती नदी पश्चिम 
किनाऱ्याने सरळ म्हाळसानगर पूर्व बाजूने स. नं . 
४०६ पर्यंत . 
दक्षिण : स . नं . ४०६ च्या दक्षिण टोकाकडून 
सरळ पश्चिमेकडे स. नं . ४०७ पर्यंत , तेथून सरळ 
उत्तरेकडे स . नं . ४१६ पर्यंत तेथून सरळ 
पश्चिमेकडून स. नं . ४२५ पर्यंत . 
पश्चिम : स . नं . ४२५ पासून सरळ उत्तरेकडे स . 
नं . ४३२ पर्यंत व तेथून सरळ पूर्वेकडे स. नं . ६४ 


पर्यंत . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट -३-- चालू 


१ 


२ 


९ महादेवपुरा डी . आर. प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ४,०७५ ९ ( अ) उत्तर : निर्मल हॉस्पीटल समोरील मेडिकल एजंसीस् ९ अ- नामाप्र 
बी . ओ. डी. परिसर अनु. जातींची लोकसंख्या - १९ 

पासून डी. पी . रस्ता सरळ पूर्वेकडे, न. ९ ब- सर्वसाधारण 
गुलशननगर, अनु. जमातींची लोकसंख्या- ७०० 

पा . अग्नीशमन केंद्रावरून सरळ डी . आर. बी . महिला 
उपजिल्हा रुग्णालय 

ओ. डी. हायस्कुल अमरावती नदी पश्चिम 
परिसर , संतोषी माता 
मंदिर परिसर , न. पा . 

किनाऱ्यापर्यंत . 
जॅकवेल , महादेवपुरा 

पूर्व : डी. आर. बी. ओ. डी. हायस्कुल अमरावती नदी 
साईबाबा मंदिर 

पश्चिम किनाऱ्याने सरळ इदगाह पर्यंत . 
परिसर, चैतन्य 
कॉलनी, सानेगुरुजी 

दक्षिण : अमरावती नदी पश्चिम किनारा इदगाह 
कॉलनी, शास्त्री 

पासून सरळ पश्चिमेकडे महाबीज दक्षिण बाजुने 
कॉलनी, इदगाह 

सरळ पश्चिमेकडे शांती हॉस्पीटल वरून वळन 
परिसर. 

रस्ता भावसार सरांच्या घरापर्यंत . 


पश्चिम : वळन रस्ता भावसार सर यांच्या घरापासून 
सरळ उत्तरेकडे कैलास जैन यांच्या फ्लॅट सिस्टिम 
वरून निर्मल हॉस्पीटल समोरील मेडीकल एजन्सी 


पर्यंत . 


१० (अ ) उत्तर : अमरावती नदी लहान पुलाच्या पूर्व १० अ- नामाप्र 

टाकापासून सरळ पूर्वेकडे गुरव रिक्षा स्टॉप पासून महिला 
१० ( ब) आझाद चौकापर्यत . 

१० ब - सर्वसाधारण 


१० मांगवाडा , मालपुर प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ३९१९ 

पाण्याची टाकी अनु. जातींची लोकसंख्या-३३ 
परिसर , गुरव रिक्षा अनु . जमातींची लोकसंख्या- ४४३ 
स्टॉप , गुरव गल्ली, 
ठाकुर गल्ली, सुराय 
नाला, पिंपळ चौक 
परिसर, नवा 
भोईवाडा , 
अमरावतीच्या नदीच्या 
पुर्व भागातील खळवाळ 
भाग . 


पूर्व : आझाद चौकाच्या दक्षिण बाजू वरून दक्षिणेकडे 
पिंपळ चौकातील बि. व्ही . जोशी यांच्या घरावरून 
पूर्वेकडे सरळ भोई समाज कार्यालयावरून दत्तात्रय 
ओंकार ते मनोज राजेंद्र खैरनार दक्षिणेकडे लोटन 
पोपट खारकर यांच्या घरापर्यंत . 


दक्षिण : लोटन पोपट खारकर यांच्या घरावरून 
पूर्वेकडे काशिनाथ निवासावरून पूर्वेकडे युवराज 
आव्हाड बोर्डापर्यंत तेथून दक्षिणेकडील गणपती 
मंदिरापासून सरळ भरत न्हावी यांच्या सलुन 
दुकानापासून पूर्वेकडे उर्दु शाळेच्या मागील बाजूने 
सदुआप्पाच्या चाळीला वळसा घालुन कच्च्या रस्त्याने 
सरळ दक्षिणेकडे शहादा वळण रस्त्यापर्यंत . 
पश्चिम : अमरावती मोठ्या पुलापासून सरळ 
उत्तरेकडेनदीच्या पूर्वकिनाऱ्याने अमरावती नदी 
लहान पूलापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


परिशिष्ट -३-- चालू 


१ 


२ 


११ होळी चौक परिसर , प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ३४९७ 

राणीपुरा भिलाटी , अनु. जातींची लोकसंख्या - २७३ 
राणीपुरा वंजारी अनु. जमातींची लोकसंख्या- ३६३ 
गल्ली, गणपती मंदिर 
पूर्व भाग , धनगर 
गल्ली, शिवाजीनगर , 
ऊर्दू शाळा परिसर , 
राऊळनगर, पाण्याच्या 
टाकीचा दक्षिण भाग, 
शिवनेरी प्राथमिक 
शाळा परिसर . 


११ ( अ) उत्तर : युवराज आव्हाड बोर्डापासून सरळ पूर्वेकडे ११ अ- नामाप्र 

काशिनाथ निवास पासून ते लोटन पोपट खारकर ११ ब- सर्वसाधारण 
११ ( ब ) 

यांच्या घरावरून उत्तरेस भोई समाज मंगल महिला 
कार्यालयावरून खाली सरदार नुरा बागवान यांच्या 
घरासमोरून डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर गेटपर्यंत . 
पूर्व : डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर गेट भोगावती 
नदीच्या पश्चिम किनाऱ्याने सरळ भोगावती नदीवरील 
वळन रस्त्यावरील पुलाच्या उत्तर बाजूपर्यंत . 
दक्षिण : भोगावती नदीच्या वळन रस्त्यावरील 
पुलापासून सरळ पश्चिमेकडे वळन रस्त्याने शिवनेरी 
प्राथमिक शाळा समोरून पुढेपोलीस ट्रेनिंग सेंटरपर्यंत . 
पश्चिम : वळन रस्ता पोलिस ट्रेनिंग सेंटर पासून 
सरळ उत्तरेकडे सदुआप्पा यांच्या चाळीवरून पूर्वेकडे 
उर्दु हायस्कुलच्या पाठीमागून भरत न्हावी सलून 
दुकानावरून पश्चिमेकडे गणपती मंदिरावरून युवराज 
आव्हाड बोर्डापर्यंत . 


१२ ( अ) उत्तर : अमरावती नदी पूर्व किनारा, वळणरस्ता १२ अ- अनु. जमाती 

पुलापासून सरळ पूर्वेकडे संतोषी माता मंदिराजवळून महिला 
१२ ( ब ) 

सरळ भोगावती नदी पुलाजवळील पश्चिम किनारा १२ ब - सर्वसाधारण 


पर्यंत . 


१२ राऊळनगर , संतोषी प्रभागाची एकूण लोकसंख्या - ३९६२ 

माता मंदिर परिसर , अनु . जातींची लोकसंख्या- ४२५ 
मेहतर कॉलनी अनु. जमातींची लोकसंख्या - ८७० 
परिसर, रश्मिजी 
नगर , चुडाणे रोड , 
जयगंगानगर, 
सालदारवाडी , 
कबीरवाडी , निरंकारी 
भवन विमलनाथनगर, 
पारेश्वर मंदिर 
परिसर, अमरावती 
कॉलनी, विविध 
कार्यकारी सोसायटी 
परिसर. 


पूर्व : भोगावती नदी पश्चिम किनारा वळन रस्त्यांचा 
पुलापासून सरळ दक्षिणेकडे स. नं. ११ पर्यंत . 


दक्षिण : भोगावती नदी पश्चिम किनारा स . नं . 
११ पासून सरळ पश्चिमेकडे स. नं . ४०४ पर्यंत 
अमरावती नदी पूर्व किनारा पर्यंत . 
पश्चिम : स. नं. ४०४ अमरावती नदी पूर्वकिनाऱ्याने 
सरळ उत्तर दिशेने अमरावती नदी वळन रस्ता 
मोठा पुलापर्यंत . 


दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हाधिकारी, धुळे. 


धुळे , १२ ऑगस्ट २०१६ . 


3 


Ę 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


ANNEXURE 7 - A 


In exercise of the powers conferred on him by Order No. SEC /MUN /2016 /4. 55 . 10 /07-6 , dated 15th June 2016 of 
State Election Commissioner, Maharashtra , the draft order fixing the number of seats to be elected and the extent of 
the Wards into which the said Municipal area of Municipal Council is to be divided and the Wards reserved for 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Backwards Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the 
Schedule Caste , Scheduled Tribes and Backwards Class of Citizens) as the case may be as shown in the Schedule 
of the draft Order bearing No. 2016 /05 /687-5 /= 1479 /06 fa - 1044 /2016 , dated 27th June 2016 was published as required 
Order, by the provision to sub - section ( 1) of Section 10 of theMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and 
Industrial Township Act, 1965 for information of the residents of the Dondaicha Warvade Municipal Council. 


DRAFT ORDER 


Whereas , the State Election Commission of Maharashtra by his Order No., SEC /MUN /2016 , shich 10 / -6 , 
dated 15 June 2016 issued under sub - section ( 2 ) of Section 9 of theMaharashtra Municipal CouncilNagar Panchayats 
and Industrial Township Act. 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Dondaicha Warvade Municipal Council the 
member of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including the number of seats reserved for the Women belonging to 
the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens ) , as shown below . 


1. 


Thenumber of Councillors to be elected 
The number of seats to be reserved - 


(a ) 


for the Scheduled Caste 


(b) 
© 


for the Scheduled Tribes 
for the Backward Class of Citizens 


3. 


The total number of seats to be reserved for Women 
(including the number of seats to reserved for Women belonging the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) 


4 . Out of seats at serial number 3 , number of seats reserved for Women belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as shown in item at serial number 2 (a ), (b ), and (c ) respectively , 
are as under 


(a) 
(b ) 


for the Scheduled Caste 
for the Scheduled Tribes 


( C) 


for the Backward Class of Citizens 


5 . 


Number of seats reserved , forWomen as General Category 
( number of seats as serial number 3, minus number of seats at serial number 4 ) 


Now therefore, in exercise ofpowers conferred on me by order No . SEC /MUN /2016 , shrich 10 /07-6 dated 15 June 
2016 issued under sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial 
Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) 1, Dilip Pandharpatte , the Collector of Dhule District , hereby fix the No. and 
extent of the Ward in to which the said Municipal Council area shall be divided and specify thewards in which seats 
shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including 
Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as the case may be 
as shown in the Scheduled to this Order. 


The Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately following the date of 
this Order. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


30 


36 


ANNEXURE - 3 


WARDWISE POPULATION , GENERAL DESCRIPTION OF WARD AND RESERVATION 


Ward 
No . 


the 


DONDAICHA WARVADE MUNICIPAL COUNCIL ,GENERAL ELECTION 2016 - 17 
Name of TotalWard Seat Description of boundary of the Ward Reservation 
Population , 

No. (North , East, South ,West ) 

Category, SC , 
Ward No. Scheduled Caste 

ST, BCC , 
if any Population , 

Women in SC , 
Scheduled Tribes 

ST, BCC 
Population 

Category 
2 


3 


1 (A ) 


1 - A - S . T . 


Total 
Population - 3592 
SC Population 
27 


1 ( B ) 


North : From S . No . 173 of North West 
of the city to S . No . 251 Crossing 
Shahada Road near by Daul Village 
boundary up to the West bank of 
Amarawati River. 


1 -B -General 
(Women ) 


ST Population 
682 


North area 
ofRailway 
line, Sant 
Kabir 
Nagar, 
Sindhi 
Colony & 
Area , 
Dadasaheb 
Rawal 
Housing 
Society , 
Starch 
Factory, 
Sharad 
Pawar 
Nagar, 
Tornamal, 
Telephone 
Exchange 
area , Daul 
Road area . 


East : From S . No. 251 of North East of 
the city by the West Bank of Amarawati 
River to South up to S . No . 288 
near Amarawati River Railway Bridge . 
South : From S . No. 288 near 
Amarawati River Bridge by the Railway 
line up to S . No . 336 at the West Rami 
Shivar. 


West : Near by Railway line from 
S . No. 336 to North upto S . No . 173 to 
North -West of the city . 


LA 


2 ( A ) 


North : From the 


Total 
Population -4250 


2 - A -Backward 
Class of Citizen 
(Women ) 


2 (B ) 


SC Population 
431 


2 - B -General 


Chainy 
Road , 
Sangam 
Dairy area , 
Govind 
nagar, 
Ramai 
Nagar, 
Siddharth 
nagar, 
Hotel 
Monali 
area , 
Police 


ST Population 
152 


North : From the North -East ofWarvade 
S . No . 22 by the Bank of Amarawati 
River upto Boundary ofMandane Village 
East : From S . No. 22 Warvade Shivar 
by East - South crossing the Railway line 
upto Eastpoint of S . No.61 
South : S . No .61Warvade North Point 
to West upto Old Vikharan Road to 
R .D . M . P . Highschoolby North to West 
upto Vasant Chavans House . 
West : From Vasant Chavans House to 
North upto Arun Tambolis House then 
to west upto Ysuf Gambhir House then 
upto Nabu Bagavans house to 
Pareshwar Temple from East Bank of 
Bhogavati to north Amarawati Bhogavati 
sangam the Railway Bridge to north upto 
S . No . 22 . 


line , 


Pareshwar 
Temple 
area , Shani 
Temple 
area . 


32 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


ANNEXURE - 3 - Contd . 


1 


2 


3 


4 


Dr. 


3 ( A ) 


Total 
Population -4416 


3 -A - S . C . 
Women ) 


3 (B ) 


North : Dr. Babasaheb Ambedkar 
Chowk ,West bank of river Bhogawati to 
East by old Vikharan Road upto S . No. 
61Warvade Crossing the Lendur Nala . 


3 - B -General 


SC Population 
1084 


ST Population 
493 


East : From North Point of S . No.61 
Warvade to South at S . No. 07 Warvade 
upto bank of River Bhogawati. 


Babasaheb 
Ambedkar 
Chowk , 
R . D . M . P . 
High 
School 
area , 
Gausiya 
Nagar, 
Gopal 
Krushna 
Temple 
Area , 
Gopal 
Pura , 
Muslim 
Cremation 
area , Rajja 


South : From East Point of S . No . 07 
Warvade to West of S . No. 07 Warvade 
upto Eastbank of River Bhogawati. 


West : - From the South Point of S . No . 
07 to Bridge of Ambedkar Chowk by the 
East bank of River Bhogawati . 


Colony, 


Dalmill 
Area , 
Mandal 
Road . 


4 (A ) 


Total 
Population - 3801 
SC Population 


North : by the East Bank of River 
Amarawati to East upto Bhogawati 
River Bridge at West Bank of 
Bhogawati. 


4 - A - Backward 
Class of Citizen 
(Women ) 


24 


4 - B -General 


ST Population 


353 


Rawal 
Gadhi 
Area , 
Panchawati 
Chowk , 
Munna 
Chowk ,Patil 
Lane , 
Nimba 
Chowk , 
Gaon 
Darwaja 
Jama 
Mashjid 
Area , Joshi 
Wadia 
Municipal 
School 
No .09 
area . 


East : From East bank fo Bhogavati to 
Saptashrungi Temple then Pareshavar 
Temple to East upto Nabu Bagavans 
House. Then from Arun Tambolis House 
to South upto YusufGambhirs House. 


South : From Yusuf Gambhir s House 
to West upto Bhimraj Pan Center To 
Ambedkar Get Void Bhatwal Road to 
Shivshakti Centers to Sardar Nura 
Bagwans House to East Bhoi Samaj 
MangalKaryalaya, through East V. B . 
JoshiHouse . 


West : From V . B . JoshiHouse To North 
Upto Azad Chouk to west upto 
Amarawati River Small Bridge then East 
Bank of Amarawati to North Upto Shiv 
Temple at RawalGadhi. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


38 


ANNEXURE - 3 - Contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


Total 
Population - 3637 


5 ( A ) 
5 (B ) 


5 - A - S . T. 
Women ) 


SC Population 


5 - B - General 


30 


Tek 
Bhilati, 
Ashok 
Nagar, 
Adarsh 
Nagar, 
Station 
area , 
Juganu 
Chowk, 
Mahadev 
Temple 
Area ,Ram 
Temple 
area , Hasti 
Bank area . 


ST Population 
861 


North : From Municipal Shopping 
Complex S . No. 545 to East upto Shahid 
AbdulHamid Chowk From Railway Gate 
to East upto West side of Railway 
Bridge Amarawati River. 
East : From South of Railway Bridge ,by 
the West bank of Amarawati to South 
at Small Bridge near ShivajiGarden . 
South : From ShivajiGarden to West 
upto Vyapari Bhavan to Savant Hari 
Netales House . 
West : From Savant Netales House to 
Shanti Clinic Municipal Shopping 
Complex to West upto Gurukrupa 
Readymade Stores by K . S .Kanjars 
House . 


6 


6 (A ) 


6 - A - General 


Total 
Population - 3899 


6 (B ) 


6 - B - General 
(Women ) 


SC Population 


86 


ST Population 
246 


Bijli 
Housing 
Society , 
Krushi 
Uttpanna 
Bazar 
Samiti 
Patel 
Colony 
Area 
Kothari 
Park , 
Rotary 
Area , Om 
Shanti 
Mandir 
Area , 
Appasaheb 
nagar Area 
Anandnagar , 
Agrasen 
Bhavan 
Area Datta 
Colony . 


North : From Survey No. 167 straight 
upto East Railway line overbridge, from 
Railway Station Straight to Kamla Oil 
mill Railway Gate . 
East : Kamla Oil mill Railway Gate from 
Late Abdul Hameed Chowk s East Side 
straightwest side , from new Tufan Hotel 
to south sides straight Gyanchand 
medicals upto South sides Sham 
Sunder Kirana s East side city Survey 
No. 496 s front sides Bhavsar upto East 
side s J. J. Hospital. 
South : From J . J. Hospital straight upto 
East sides Nirmal Hospital upto South 
sides D . P . Road s upto West sides 
Shahada- Dhule ring road and then upto 
North Nandurbar 4 roads North side upto 
straight West sides Sourabh Mangal 
Karayalaya s Survey No. 75 West side . 
West : Nandurbar Road S . No . 75 
straight North side S . No . 167 Railway 
Line . 


7 ( A ) 


North : From South side of Nandurbar 
Road to S . No. 76 North side to East 
upto Prince Hotel , Nandurbar Chaufully . 


7 - A -Backward 
Class of Citizen 


7 ( B ) 


7 - B -General 
(Women ) 


Hudaco 

Total 
Colony , D . J . 

Population -3802 
Nagar, 
Gabaji 

SC Population 
Nagar, Vidya 

117 
Nagar, 
Jayhind Colony, ST Population 
Aakash Vihar 
Area , Shri 

342 
Krishna Nagar, 
Parshvnath 
Nagar, 
Vrundavan 
Colony 


East : From Prince Hotel via by pass 
road to South upto Honda Showroom . 
South : From Honda Showroom by 
pass Road to West upto S . No . 64 . 


West : From West side of S . No .64 to 
North upto S . No . 76 Nandurbar Road . 


Ro 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


ANNEXURE - 3 - Contd . 


1 


3 


4 


5 


8 ( A ) 


8 - A - S . T. 


Total 
Population -3917 


B (B ) 


8 - B - General 
(Women ) 


SC Population 
175 


ST Population 
1868 


Mhalasa 
nagar, 
Aaudumbar 
Colony , 
Deshmukh 
nagar, 
Janta 
Colony , 
Nutan 
High School 
Area , 
College 
Area , 
Mahadev 
pura South 
Area , 
Professor 
Colony , 
Mahabij 
Office 
North and 
West 
Area . 


North : From the West point of S .No.64 
to Honda Showroom via bypass road 
from Bhavsar house to Janata colony 
by Naik Appa s house . 
East : From Mahadevpura Idgah to 
S . No . 406 by the west bank of Amravati 
and by the East side ofMhalsanagar. 
South : From the South point of S .No. 
406 to West of S . No. 407 from it to 
North upto S.No. 416 and from it to 
West upto S . No. 425 . 


West : From S .No.425 to North upto 
S .No. 432 and From it to East upto 
S . No . 64. 


Mahadev 


pura , 


Total 
Population - 4075 


9 (A ) 
9 (B ) 


North : From Medical Agency Nirmal 
Hospital to East by D . P . Road upto Fire 
Station D . R . B . O . D . High School upto 
West bank of Amravati. 


9 -A - Backward 
Class of Citizen 


SC Population 


9 - B -General 
(Women ) 


19 


ST Population 


700 


East : D .R . B . O . D . High School to by 
the West Bank of Amravati upto Idgah . 
South : From Idgah to West upto 
Mahabij South side ofMahabij to West 
upto Shanti Hospital and via bypass 
upto Bhavsar s House . 


D . R . B . O . D . 
Area , 
Gulshan 
nagar, 
Sub -Civil 
Hospital 
Area , 
Santoshi 
Mata 
Temple 
Area , 
Municipal 
Jackwell, 
Mahadev 
pura 
Saibaba 
Temple 
Area , 
Chaitanya 
Colony, 
Sane 
Guruji 
Colony , 
Shastri 
Colony 
Idgah 
Area . 


West : Bhavsar s House to North upto 
Kailas Jain flat Scheme to Nirmal 
Hospital-Medical Agency . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५, शके १९३८ 


89 


ANNEXURE - 3 - Contd . 

4 


1 


3 


5 


10 


10 (A ) 


Total 
Population - 3631 


North : East point of small bridge of 
Amravati to East upto Gurav Rickshaw 

st upto Gurav Rickshaw 
stop to Azad Chowk. 


10 (B ) 


10 - A - Backward 
Class of Citizen 
(Women ) 


SC Population 
33 


10 - B - General 


ST Population 
436 


Mangvada , 
Malpur 
water 
tank ,Gurav 
Rickshaw 
stop , 
Thakur 
Galli , 
Suray 
Nala , 
Pimpal 
Chowk , 
New 
Bhoiwada , 
Khalwad 
Area at 
East of 
Amravati . 


East : From South side of Azad Chowk 
to B . V . Joshi s House at Pimple Chowk 
then to East From Bhoi SamajMangal 
Karyalay through Dattatray Onkar to 
Manoj Khairnar s House to South upto 
Lotan Kharkar s House . 


South : From Lotan Kharkar s House 
to East Kashinath Nivas upto Yuvraj 
Avhad Board then to South from Ganpati 
Temple to Bharat Nhavi Saloon from 
Saloon to East by Back side of Urdu 
High School Sadu Appa Chawl to South 
upto Shahada bypass Road . 


West : From Amravati long bridge to 
small bridge at North by East bank of 
river Amaravati. 


11 


Total 
Population - 3785 


11- A - Backward 
Class of Citizen 


11(B ) 


North : From Yuvraj Avhad Board to 
East upto Lotan Kharkar s House via 
Kashinath Nivas to North Bhoi Samaj 
MangalKaryalay to Sardar Nura Bagwan 
House to Ambedkar gate . 


SC Population 
273 


11 - B - General 
Women ) 


ST Population 


370 


East : From Ambedkar gate by West 
bank of Bhogavati to North Side of the 
bridge on river Bhogavati. 


Holi 
Chowk 
Area , 
Ranipura 
Bhilati , 
Ranipura , 
Vanjari 
lane , 
Ganpati 
Temple 
East Area , 
Dhangar 
Lane , 
Shivaji 
nagar, 
Urdu 
School 
Area , 
Rawal 
nagar, 
Water 
Tank 
South 
Area , 
Shivneri 
Primary 
School 
Area . 


South : From the bridge of Bhogavati 
to West via bypass road upto Police 
Training Center in front of Shivneri 
Primary School. 


West : From Police Training Center to 
North by Sadu Appa Chawl to East By 
Bank to Urdu High School to Bharat 
Nhavis saloon then to West via Ganpati 
Temple To Yuvraj Avhad Board . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १६, २०१६ / श्रावण २५ , शके १९३८ 


ANNEXURE - 3 - Contd . 


1 


2 


12 (A ) 


Total 
Population -3962 


12 - A - S . T. 
Women ) 


12(B ) 


12 -B - General 


SC Population 
425 


ST Population 
870 


Rawal 
nagar, 
santoshi 
mata 
temple 
area , 
Mehattar 
colony 
area , 
Reshmiji 
nagar, 
Saldarwadi, 
Kabirwadi, 
Nirankari 
Bhavan , 
Vimaklnath 
nagar, 
Pareshwar 
Temple 
area , 
Amravati 
Colony, 
Vividha 
karyakari 
Society 
area . 


North : From East Bank of 
Amravati ,bypass bridge to East upto 
Santoshimata Temple area and upto 
West Bank of Bhogawati near the 
bridge. 
East : From West Bank of Bhogawati 
bypass bridge to South upto S . No . 11 . 
South : From West Bank of Bhogawati 
S . No. 11 to West up to S . No . 404 and 
upto East Bank of Amravati River. 
West : From East Bank of Amravati, 
S . No . 404 to North Via bypass Road 
up Long bridge of Amravati. 


DILIP PANDHARPATTE , 

Collector, Dhule . 


Dhule , 12th August 2016 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 

A PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


